RNI No . MAHBIL / 2009/ 29236 
Reg. No. MCS/167/ 2016 -18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक २७] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६-१२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ५६, किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जून २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक जीपीए. ४४१५ /प्र.क्र . ५९ / का -१४ . - दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे 
कलम २४ (१ ) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम , १९८४ च्या नियम १३ तसेच विधि व न्याय 
विभाग , अधिसूचना क्र . जीपीए- ४३१५ /प्र.क्र . ५६/ का - १४ , दिनांक २० ऑगस्ट २०१६ अन्वये अॅड . कविता सोळुखे व अॅड . ज्योती पांडुरंग 
जाधव यांची सहायक सरकारी वकील , ( मूळ शाखा) , उच्च न्यायालय, मुंबई या पदावर व अॅड . आसिफ पटेल यांची अतिरिक्त सरकारी 
वकील , ( मूळ शाखा), उच्च न्यायालय , मुंबई पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती . 

तथापि , अंतरिम व्यवस्था म्हणून अॅड. कविता सोळंखे व अॅड . ज्योती पांडुरंग जाधव यांची सहायक सरकारी वकील , उच्च न्यायालय , 
अपील शाखा (रिट सेल ), मुंबई पदावर तसेच अॅड . आसिफ पटेल यांची अतिरिक्त सरकारी वकील , अपील शाखा (रिट सेल ), उच्च 
न्यायालय , मुंबई पदावर दिनांक ३ जून २०१७ पासून पुढील आदेशापर्यंत नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम, १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन 
राहील . 


३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

४ . सदर नियुक्त्या या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१ / २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या 
अधीन राहून करण्यात येत आहेत . 

५. सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, अपील शाखा ( रिट सेल ) यांनी उपरोक्त अधिवक्त्यांचा रुजु अहवाल शासनास 
तात्काळ सादर करावा . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

संजीव केळुसकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


भाग एक ( म . उ.वि .) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६- १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 

विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ जून २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक सीएचए. २०१७/ प्र.क्र . ७० / कार्या-१. - धर्मादाय संघटनेतील धर्मादाय उप आयुक्त, पुणे या पदावर श्री. सुधाकर नारायणराव 
सोनावणे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठस्तर , परभणी यांची ते सदर पदाचा कार्यभार धारण करतील त्या दिनांकापासून तात्पुरत्या स्वरूपात 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

मनिषा कदम , 


शासनाच्या अवर सचिव . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जून २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक जीपीए. २०१७/ प्र.क्र . १३५ / का -१४ . - दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९०८ च्या ऑर्डर २७ व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम , १९८४ च्या नियम १३ तसेच शासन अधिसूचना विधि व न्याय विभाग क्र . जीपीएच- ३९०९/ १८४ / 
का . १४ , दिनांक १० जानेवारी २०१४ अन्वये अॅड. संदीप शिंदे यांची सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता , उच्च न्यायालय, अपील 
शाखा, मुंबई या पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. उपरोक्त नियुक्तीस शासन अधिसूचना क्र . एपीपी- ४२१७/ प्र.क्र . ११/ का.१४ , 
दिनांक ९ जानेवारी २०१७ अन्वये तात्पुरती मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


२. ॲड. संदीप शिंदे, सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता , उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 
न्यायमूर्ती पदी नामनिर्देशन झाले आहे . परिणामतः रिक्त होणाऱ्या सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता, उच्च न्यायालय , अपील शाखा, 
मुंबई या पदाचा कार्यभार अंतरिम व्यवस्था म्हणून दिनांक ५ जून २०१७ पासून पुढील आदेशापर्यंत अॅड. शेख फैज अहमद रमजान एस ., 
अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, उच्च न्यायालय , अपील शाखा, मुंबई यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे 


३. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व मानधन ) नियम , १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन 
राहतील . 


४ . वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

संजीव केळुसकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ जून २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक मानद . १०१५ / प्र.क्र . ५२०/ का -१४. - दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे 
कलम २४ ( ३ ) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम , १९८४ च्या नियम १३ नुसार मुंबई उच्च 
न्यायालयातील मूळ शाखा, अपील शाखा व रिट सेल येथील सरकारी वकीलांचे कार्यालयात मानसेवी सहायक या पदावर ९ अधिवक्त्यांची 
संदर्भाधीन दिनांक १७ मे २०१७ च्या अधिसूचनेन्वये नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदर नियुक्ती आदेशात अंशतः बदल करून खालील 
उमेदवारांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित नियुक्ती करण्यात येत आहे : 


( ३ ) 


our 


अनुक्रमांक अधिवक्त्याचे नाव 

नियुक्तीचे ठिकाण 
( १ ) 

( २ ) 
अॅड. गीतांजली रमाकांत गोलतकर 

उच्च न्यायालय , रिट सेल 
अॅड . तनया देवीदासगीरी गोस्वामी 

उच्च न्यायालय , अपील शाखा 
२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व मानधन ) नियम , १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन 
राहतील . 

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा / ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

४ . सरकारी वकीलांचे कार्यालय ( अपील शाखा/ रिट सेल ), उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी वरीलप्रमाणे नव्याने नियुक्त करण्यात 
आलेल्या अधिवक्त्यांचा रुजू अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

संजीव केळुसकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जून २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक जीपीए. ४४१५ / प्र.क्र . ५९ / का -१४ . - दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे 
कलम २४ ( १ ) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम , १९८४ च्या नियम १३ अनुसरून मुंबई उच्च 
न्यायालय , अपील शाखा, (रिट सेल ), मुंबई येथे अॅड. अतुल प्रभाकर वनारसे यांची सहायक सरकारी वकील पदावर या आदेशाच्या 
दिनांकापासून पुढील दोन वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर 
घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
___ २. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम , १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन 
राहील . 

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा / ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

४ . सदर नियुक्ती या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरूद्ध केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या 
अधीन राहून करण्यात येत आहेत . 

५ . सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय , अपील शाखा (रिट सेल), मुंबई यांनी अॅड. वनारसे यांचा रुजू अहवाल शासनास 
तात्काळ सादर करावा. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

संजीव केळुसकर, 
शासनाचे अवर सचिव . 


भाग एक ( म . उ.वि .) -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६- १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated 16th June 2017 


NOTIFICATION 


No. SPP. 2017 /U . O . R . 30 /D -XIV . — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 8 ) of 
the section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. II of 1974 ), the Government of 
Maharashtra hereby appoints Advocate Vaibhav Bagade, as “ Special Public Prosecutor ” for 
conducting the Special Case No. 45 /2015 pending before Session Court, Mumbai arising out of 
C . R . No. 42 / 2012 , registered at Nirmal Nagar Police Stat 

2 . His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 
1984 . 

3 . The fees and other charges of Shri Vaibhav Bagade, Special Public Prosecutor , shall be 
paid by Home Department as per proposal approved by this dept . 

4 . The Government reserves the right to revoke/modify /annul the order without assigning 
any reasons. 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


R . V . CHAVAN , 
Section Officer . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 16th June 2017 


NOTIFICATION 


No. SPP. 2017 /U . O . R . 29 / D -XIV . — In exercise of the powers conferred by sub -section (8 ) of 
the section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. II of 1974 ), the Government of 
Maharashtra hereby appoints Advocate Prakash L . Shetty , as “ Special Public Prosecutor ” for 
conducting the matters /cases before Sessions Court, Mumbai arising out of C . R . No. 11/ 2016 
registered at Anti Terrorism Squad Police Station , Kalachowky , Mumbai. 

2 . His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the 
Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules, 
1984 . 

3 . The fees of Adv . Prakash L . Shetty , Special Public Prosecutor shall be paid by Home 
Department as per the proposal approved by this department. 

4 . The Government reserves the right to revoke/modify/ annul the order without assigning 
any reasons. 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . V . CHAVAN , 
Section Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६- १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 16th June 2017 


NOTIFICATION 


No . SPP. 2017 / U . O . R. 31/ D - XIV . — In exercise of the powers conferred by sub-section ( 8 ) of 
the section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. II of 1974 ), the Government of 
Maharashtra hereby appoints Advocate Shishir Hiray , as “ Special Public Prosecutor " for 
conducting the case pending before Metropolitan Magistrate , Juvenile Court, Dongri, Mumbai 
which is arising out of C . R . No. 228 /2016 registered at Sir. J. J . Marg Police Station , Mumbai. 

2 . His appointment is strictly subject to the conditions of services laid down in the 
Maharashtra Law Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 
1984 . 

3. The fees and other charges of Adv . Shishir Hiray, Special Public Prosecutor shall be 
paid by Home Department as per proposal approved by this department. 

4 . The Government reserves the right to revoke/modify/annul the order without assigning 
any reasons. 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Lun 


R. V . CHAVAN, 
Section Officer . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १७ जून २०१७ 


अधिसूचना 
क्रमांक एएजी- १०१७/ प्र.क्र . १५९ / का . १४. - अॅड. आशुतोष कुंभकोणी, महाअधिवक्ता , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांच्याकडे सहयोगी 
महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार याद्वारे पुढील आदेशापर्यंत सोपविण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नि . प्र. धोटे, 
विधि सल्लागार नि सह सचिव . 


पुणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६- १२, २०१७/ आषाढ १५- २१, शके १९३९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ना . बँका/ सआ- १/ दि महानगर सहकारी बँक / क - १५६ / अधि ./ १७/ १२९१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि महानगर को - ऑप. बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या 
कालावधाकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
___ ( २) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . नितीन रामभाऊ खोडदे वरिष्ठ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 
२ श्री . धारा देवेश साहू वरिष्ठ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

मुंबई 
३ श्री . अशोक काशिनाथ कवाद कनिष्ठ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

रायगड 
४ श्री . संजयकुमार गणपत काळे कनिष्ठ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

रत्नागिरी 
५ श्री . गजानन सदानंद सुतार कनिष्ठ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

नाशिक 
६ श्री . नामदेव सहादू काळे कनिष्ठ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

अहमदनगर 
श्री . सिताराम बापू गुंड 

कनिष्ठ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

औरंगाबाद 
८ श्री . गोपाळ बहिरू ठुबे 

लेखपाल वसुली अधिकारी 

नांदेड 
९ श्री. विश्वनाथ लक्ष्मण सुतार 

लेखपाल वसुली अधिकारी 

मुंबई 
__ श्री . शिवाजी परशुराम खंडागळे वरिष्ठ व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

ठाणे 
११ श्री . पंढरीनाथ नामदेव तराळ वरिष्ठ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

ठाणे 
१२ श्री . विजय देवराम बोरुडे वरिष्ठ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 
१३ श्री . गंगाधर गोविंद खोसे 

वरिष्ठ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 
१४ श्री . संपत गणपत ठुबे वरिष्ठ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पुणे 
१५ श्री . सुभाष सदाशिव पठारे वरिष्ठ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

अहमदनगर 
१६ श्री . ठकसेन दत्तात्रय गव्हाणे वरिष्ठ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 
१७ श्री . एकनाथ पंढरीनाथ वाफारे कनिष्ठ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

ठाणे 
१८ सौ . आशा लहू पाबळे कनिष्ठ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पालघर 
१९ श्री . अमित शिवाजीराव मोरे 

लेखपाल वसुली अधिकारी 

पुणे 
२० श्री . पोपट यादव शेलार वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी 

मुंबई 


||wormx3७9 


मुंबई 


मुंबई 


___ अटी . - १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३ , अ- ४ , व ब नुसार कार्यवाही करावी तसेच कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी. 

४ . अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६- १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ ७ 
५ . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१ , अ- २ अ -३ अ- ४ सोबत जोडला आहे . 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

८ . शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र. क्र . २३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ दि महानगर को - ऑप. बँक लि ., मुंबई 
( महाराष्ट्र सह . संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि महानगर को - ऑप . बँक लि . मुंबई ” 
असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतनकपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


RO 


पुणे , 


डॉ . आनंद जोगदंड , 

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
दिनांक ६ जून २०१७ . 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ना . बँका / सआ -१ / दि कुर्ला ना . सह. बँक / क - १५६/ अधि ./ १७ / ११३६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि कुर्ला नागरिक सहकारी बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या 
कालावधाकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(१ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . शैलेश शाहू पष्टे सहायक सरव्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पुणे , सातारा 
श्री . विनोद जनार्दन पवार 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

मुंबई, ठाणे, पालघर 
श्री . मंगेश हिरामण खरे 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग 
श्री . निलेश मारुती काटकर 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

सांगली, कोल्हापूर 
५ श्री . रविंद्र हरी जाधव विभागीय अधिकारी वसुली अधिकारी 

उस्मानाबाद , सोलापूर 
६ श्री . शत्रुघ्न हणमंत विधाते शाखा अधिकारी वसुली अधिकारी 

रायगड 
७ श्री . जयसिंग मगन थोरात कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी 

अहमदनगर , नागपूर 


orsmx5wa 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६- १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 
अटी. - १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यांतील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ- ३ , अ- ४ , व ब नुसार कार्यवाही करावी तसेच कर्ज 
वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी . 

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यासकिंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१ , अ- २ , अ- ३ , अ- ४ सोबत जोडला आहे . 

६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 

८ . शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ दि कुर्ला नागरिक सहकारी बँक लि ., 
( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि कुर्ला नागरिक सहकारी बँक लि . , 
मुंबई ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


पुणे, 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


दिनांक १७ मे २०१७ . 


( २ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६- १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ ९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ना . बँका/ सआ-१/ सी .के. पी . को - ऑप. बँक / क . १५६/ अधि ./ १७. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ . आनंद जोगदंड, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि सी .के . पी. को - ऑप . बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र जिल्हा 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . शेखर कृष्णाजी दळवी 

अधिकारी 

वसुली अधिकारी 
२ श्री . सोमनाथ सुर्यकांत माने 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

सांगली 
३ श्री . जितेंद्र ग्यानबा भोसले 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

अहमदनगर 
४ श्री . अशिष गणपत भोसले 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

मुंबई 
५ श्री . सचिन कृष्णनाथ कडू 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

ठाणे 
६ श्री . अनिल वामन राणे 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

मुंबई 
७ श्री . अभिजीत अरविंद शिंदे 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

रत्नागिरी 
८ श्री . सुहास श्रीधर कोयंडे 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

रायगड 
९ श्री . राजेंद्र दत्तु सोनुले 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

पालघर 
१० श्री . गणेश कांतीलाल कौटकर अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

ठाणे 
११ श्री . राजेश विष्णू पवार 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर 
१२ श्री . विनोद रमेश गुराम 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

ठाणे 
१३ श्री . सुभाष पांडुरंग कांबळे 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

सातारा 
१४ श्री . विलास लखू मंचेकर 

अधिकारी 

वसुली अधिकारी 
१५ श्री . प्रतीक तुकाराम नागवेकर 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

ठाणे 
१६ श्री . अमित जगदिश राणे 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

मुंबई 


मुंबई 


पुणे 


अटी. - १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३ . वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३ , अ- ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यासकिंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
___ ५. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना अ-१ , अ- २ अ-३ अ- ४ सोबत जोडलेला आहे. 


भाग एक ( म . उ.वि .) - २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६- १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१ , शके १९३९ 

६. मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ दि सी के पी को - ऑप. बँक लि ., 
मुंबई ” ( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी दि सी के पी को - ऑप . बँक लि ., 
मुंबई ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 
____ ११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


डॉ . आनंद जोगदंड , 

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
दिनांक ९ जून २०१७. 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालाय 

आदेश 
क्रमांक ना . बँका / सआ-१/ दत्तात्रय म . कळंबेबँक/ क - १५६ / अधि./ १७ / १३२६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दत्तात्रय महाराज कळंबे जावळी सहकारी बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ 
मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ३ ) __ ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . मानसिंग बळवंत यादव 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

मुंबई शहर 
२ श्री . जावजी विष्णू जाधव 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

मुंबई उपनगरे 
३ श्री . मानसिंग भिकू निकम वरिष्ठ व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

रायगड 
४ श्री . अशोक रामचंद्र चव्हाण 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

सांगली 
५ श्री . बाजीराव किसन कासुर्डे वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर 
श्री . विकास शंकर महामुलकर वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी 

सातारा 
७ श्री . विलास शंकर दळवी 

वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी 
८ श्री .विजयकुमार साहेबराव लकडे लिपिक 

वसुली अधिकारी 

मुंबई शहर 
९ श्री . अंकुश महादेव तुपे 

लिपिक वसुली अधिकारी 

ठाणे 


orsmx5waua 


पुणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६-१२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ ११ 
अटी. - १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३ , अ- ४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

४ . अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना ‘ अ-१ , अ- २ , अ- ३ , अ - ४ सोबत जोडलेला आहे . 

६ . मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप .बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 

८. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
___ ९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ दत्तात्रय महाराज कळंबे जावळी 
सहकारी बँक लि ., मुंबई ( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

१० . वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी दत्तात्रय महाराज कळंबे जावळी सहकारी 
बँक लि ., मुंबई ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

१२. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


पुणे , 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


दिनांक १२ जून २०१७. 


भाग एक ( म. उ.वि . ) - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६- १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

विधान भवन , मुंबई, दिनांक १६ जून २०१७ 
क्रमांक १/ दोन / १६६७९ / क -१. – श्रीमती सुनंदा र. देसाई, लेखापाल यांची या सचिवालयातील ( वेतन बँड रुपये ९३०० - ३४८०० अधिक 
ग्रेड वेतन रुपये ४८०० ) या वेतनसंरचनेतील प्रतिनियुक्तीमुळे रिक्त असलेल्या “ कक्ष अधिकारी ” या रिक्त पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

Maharashtra State Public Services , Reservation for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , 
De- notified Tribes ( Vimukta Jatis ), Nomadic Tribes , Special Backward Category and other Back 
ward Classes Act, 2001 या अधिनियमान्वये अनुसूचित जाती / जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती , विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील 
शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण लागू केले असून त्यानुसार शासनाने क्र . बीसीसी- २००१ /१८८७ / प्र.क्र . 
६४ / ०१ / १६- बी , दिनांक २५ मे २००४ हा शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे . उपरोक्त अधिनियम व शासन निर्णयास मा . उच्च न्यायालय, मुंबई 
येथे काही याचिकांन्वये आव्हान देण्यात आले असून, प्रस्तुत याचिका मा . उच्च न्यायालयासमोर आजमितीस प्रलंबित आहेत . 

श्रीमती देसाई, लेखापाल यांची उपरोक्त प्रमाणे “ कक्ष अधिकारी ” पदावर पदोन्नतीने करण्यात आलेली नियुक्ती ही प्रस्तुत याचिकांच्या 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ऋतुराज ज. कुडतरकर , 

उप सचिव , 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

विधान भवन , मुंबई, दिनांक १६ जून २०१७ 
क्रमांक १/ दोन / १६६८० / क -१. - श्रीमती सुषमा सु. पाठक, सहायक कक्ष अधिकारी यांची या सचिवालयातील ( वेतन बँड रुपये ९३०० 
३४८०० अधिक ग्रेड वेतन रुपये ४८०० ) या वेतनसंरचनेतील प्रतिनियुक्तीमुळे रिक्त असलेल्या “ कक्ष अधिकारी ” या रिक्त पदावर पदोन्नतीने 
नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


Maharashtra State Public Services , Reservation for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , 
De-notified Tribes ( Vimukta Jatis), Nomadic Tribes , Special Backward Category and other Back 
ward Classes Act, 2001 या अधिनियमान्वये अनुसूचित जाती / जमाती, विमुक्त जाती , भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील 
शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण लागू केले असून त्यानुसार शासनाने क्र . बीसीसी-२००१/१८८७ / प्र.क्र . 
६४/ ०१ /१६- बी , दिनांक २५ मे २००४ हा शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. उपरोक्त अधिनियम व शासन निर्णयास मा . उच्च न्यायालय, मुंबई 
येथे काही याचिकांन्वये आव्हान देण्यात आले असून , प्रस्तुत याचिका मा . उच्च न्यायालयासमोर आजमितीस प्रलंबित आहेत . 

श्रीमती पाठक , सहायक कक्ष अधिकारी यांची उपरोक्त प्रमाणे “ कक्ष अधिकारी ” पदावर पदोन्नतीने करण्यात आलेली नियुक्ती ही प्रस्तुत 
याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ऋतुराज ज. कुडतरकर , 

उप सचिव , 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६ - १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


१३ 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
विधान भवन, मुंबई, दिनांक १६ जून २०१७ 


क्रमांक १/ दोन / १६६८१/ क -१. - श्री . प्रकाश ज . थिटे, सहायक कक्ष अधिकारी यांची या सचिवालयातील ( वेतन बँड रुपये ९३०० 
३४८०० अधिक ग्रेड वेतन रुपये ४८०० ) या वेतनसंरचनेतील प्रतिनियुक्तीमुळे रिक्त असलेल्या “ कक्ष अधिकारी ” या रिक्त पदावर पदोन्नतीने 
नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

Maharashtra State Public Services , Reservation for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , 
De- notified Tribes (Vimukta Jatis ), Nomadic Tribes , Special Backward Category and other Back 
ward Classes Act, 2001 या अधिनियमान्वये अनुसूचित जाती / जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती , विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील 
शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण लागू केले असून त्यानुसार शासनाने क्र . बीसीसी -२००१ /१८८७/ प्र.क्र . 
६४ / ०१/ १६- बी, दिनांक २५ मे २००४ हा शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. उपरोक्त अधिनियम व शासन निर्णयास मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
येथे काही याचिकांन्वये आव्हान देण्यात आले असून, प्रस्तुत याचिका मा . उच्च न्यायालयासमोर आजमितीस प्रलंबित आहेत . 
____ श्री . थिटे , सहायक कक्ष अधिकारी यांची उपरोक्त प्रमाणे “ कक्ष अधिकारी ” पदावर पदोन्नतीने करण्यात आलेली नियुक्ती ही प्रस्तुत 
याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ऋतुराज ज . कुडतरकर , 

उप सचिव , 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

विधान भवन , मुंबई, दिनांक १६ जून २०१७ 
क्रमांक १/ दोन/ १६६८२/ क-१. – श्रीमती जयश्री प. म्हात्रे , सहायक कक्ष अधिकारी यांची या सचिवालयातील ( वेतन बँड रुपये ९३०० 
३४८०० अधिक ग्रेड वेतन रुपये ४८०० ) या वेतनसंरचनेतील प्रतिनियुक्तीमुळे रिक्त असलेल्या “ कक्ष अधिकारी ” या रिक्त पदावर पदोन्नतीने 
नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

Maharashtra State Public Services, Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes , 
De-notified Tribes (Vimukta Jatis ), Nomadic Tribes, Special Backward Category and other Back 
ward Classes Act, 2001 या अधिनियमान्वये अनुसूचित जाती / जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती , विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील 
शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण लागू केले असून त्यानुसार शासनाने क्र . बीसीसी- २००१ / १८८७/ प्र. क्र . 
६४ / ०१ / १६ - बी, दिनांक २५ मे २००४ हा शासननिर्णय निर्गमित केलेला आहे. उपरोक्त अधिनियम व शासन निर्णयास मा . उच्च न्यायालय , मुंबई 
येथे काही याचिकांन्वये आव्हान देण्यात आले असून , प्रस्तुत याचिका मा . उच्च न्यायालयासमोर आजमितीस प्रलंबित आहेत . 

श्रीमती म्हात्रे , सहायक कक्ष अधिकारी यांची उपरोक्त प्रमाणे “ कक्ष अधिकारी ” पदावर पदोन्नतीने करण्यात आलेली नियुक्ती ही प्रस्तुत 
याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ऋतुराज ज . कुडतरकर , 

उप सचिव , 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६- १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

विधान भवन , मुंबई , दिनांक १६ जून २०१७ 
क्रमांक १/ दोन / १६६८३/ क -१. - श्रीमती रचना र . परब , सहायक कक्ष अधिकारी यांची या सचिवालयातील ( वेतन बँड रुपये ९३०० 
३४८०० अधिक ग्रेड वेतन रुपये ४८०० ) या वेतनसंरचनेतील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गाकरिता आरक्षित असलेल्या “ कक्ष 
अधिकारी ” या एका रिक्त पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

Maharashtra State Public Services , Reservation for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , 
De- notified Tribes (Vimukta Jatis ), Nomadic Tribes , Special Backward Category and other Back 
ward Classes Act, 2001 या अधिनियमान्वये अनुसूचित जाती / जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती , विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील 
शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण लागू केले असून त्यानुसार शासनाने क्र . बीसीसी -२००१ /१८८७/ प्र.क्र . 
६४ / ०१/ १६- बी, दिनांक २५ मे २००४ हा शासननिर्णय निर्गमित केलेला आहे. उपरोक्त अधिनियम व शासन निर्णयास मा . उच्च न्यायालय, मुंबई 
येथे काही याचिकांन्वये आव्हान देण्यात आले असून , प्रस्तुत याचिका मा . उच्च न्यायालयासमोर आजमितीस प्रलंबित आहेत . 

श्रीमती परब , सहायक कक्ष अधिकारी यांची उपरोक्त प्रमाणे “ कक्ष अधिकारी ” पदावर पदोन्नतीने करण्यात आलेली नियुक्ती ही प्रस्तुत 
याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ऋतुराज ज . कुडतरकर , 

उप सचिव , 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

विधान भवन, मुंबई, दिनांक १६ जून २०१७ 
क्रमांक १/ दोन / १६६८४ / क-१. – श्री . नितलेश चा . भालेराव, सहायक कक्ष अधिकारी यांची या सचिवालयातील ( वेतन बँड रुपये 
९३०० - ३४८०० अधिक ग्रेड वेतन रुपये ४८०० ) या वेतनसंरचनेतील प्रतिनियुक्तीमुळे रिक्त असलेल्या “ कक्ष अधिकारी " या रिक्त पदावर 
पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात आली आहे . 

Maharashtra State Public Services, Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes , 
De-notified Tribes (Vimukta Jatis ), Nomadic Tribes, Special Backward Category and other Back 
ward Classes Act, 2001 या अधिनियमान्वये अनुसूचित जाती / जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती , विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील 
शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण लागू केले असून त्यानुसार शासनाने क्र . बीसीसी- २००१ / १८८७/ प्र. क्र . 
६४ / ०१ / १६ - बी, दिनांक २५ मे २००४ हा शासननिर्णय निर्गमित केलेला आहे. उपरोक्त अधिनियम व शासन निर्णयास मा . उच्च न्यायालय , मुंबई 
येथे काही याचिकांन्वये आव्हान देण्यात आले असून , प्रस्तुत याचिका मा . उच्च न्यायालयासमोर आजमितीस प्रलंबित आहेत . 

श्री . भालेराव , सहायक कक्ष अधिकारी यांची उपरोक्त प्रमाणे “ कक्ष अधिकारी ” पदावर पदोन्नतीने करण्यात आलेली नियुक्ती ही प्रस्तुत 
याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ऋतुराज ज . कुडतरकर , 

उप सचिव , 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६ - १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ १५ 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

विधान भवन, मुंबई, दिनांक १६ जून २०१७ 
क्रमांक १/ दोन/ १६६८५ / क -१. - श्री . नितीन प्र . आहेर , सहायक कक्ष अधिकारी यांची या सचिवालयातील ( वेतन बँड रुपये ९३०० 
३४८०० अधिक ग्रेड वेतन रुपये ४८०० ) या वेतनसंरचनेतील अनारक्षित असलेल्या “ कक्ष अधिकारी ” या रिक्त पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

Maharashtra State Public Services , Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes , 
De-notified Tribes ( Vimukta Jatis), Nomadic Tribes , Special Backward Category and other Back 
ward Classes Act , 2001 या अधिनियमान्वये अनुसूचित जाती / जमाती ; विमुक्त जाती , भटक्या जमाती ; विशेष मागास प्रवर्ग या 
प्रवर्गातील शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण लागू केले असून त्यानुसार शासनाने क्र . बीसीसी- २००१ / 
१८८७/ प्र.क्र . ६४ / ०१ /१६- बी, दिनांक २५ मे २००४ हा शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. उपरोक्त अधिनियम व शासन निर्णयास मा . उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे काही याचिकांन्वये आव्हान देण्यात आले असून , प्रस्तुत याचिका मा . उच्च न्यायालयासमोर आजमितीस प्रलंबित आहेत . 

श्री . आहेर, सहायक कक्ष अधिकारी यांची उपरोक्त प्रमाणे “ कक्ष अधिकारी ” पदावर पदोन्नतीने करण्यात आलेली नियुक्ती ही प्रस्तुत 
याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून करण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ऋतुराज ज . कुडतरकर , 

उप सचिव , 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

विधान भवन , मुंबई, दिनांक १६ जून २०१७ 
क्रमांक १/ दोन / १६६८६ / क -१. – श्री . रविंद्र म. मेस्त्री, सहायक कक्ष अधिकारी यांची या सचिवालयातील ( वेतन बँड रुपये ९३०० 
३४८०० अधिक ग्रेड वेतन रुपये ४८०० ) या वेतनसंरचनेतील अनारक्षित असलेल्या “ कक्ष अधिकारी ” या रिक्त पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

Maharashtra State Public Services, Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes , 
De-notified Tribes (Vimukta Jatis), Nomadic Tribes, Special Backward Category and other Back 
ward Classes Act , 2001 या अधिनियमान्वये अनुसूचित जाती / जमाती ; विमुक्त जाती , भटक्या जमाती ; विशेष मागास प्रवर्ग या 
प्रवर्गातील शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण लागू केले असून त्यानुसार शासनाने क्र . बीसीसी -२००१ / 
१८८७/ प्र.क्र . ६४ / ०१/ १६- बी , दिनांक २५ मे २००४ हा शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. उपरोक्त अधिनियम व शासन निर्णयास मा . उच्च 
न्यायालय , मुंबई येथे काही याचिकांन्वये आव्हान देण्यात आले असून , प्रस्तुत याचिका मा . उच्च न्यायालयासमोर आजमितीस प्रलंबित आहेत . 

श्री . मेस्त्री, सहायक कक्ष अधिकारी यांची उपरोक्त प्रमाणे “ कक्ष अधिकारी ” पदावर पदोन्नतीने करण्यात आलेली नियुक्ती ही प्रस्तुत 
याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून करण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ऋतुराज ज . कुडतरकर , 

उप सचिव , 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६- १२ , २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

विधान भवन, मुंबई, दिनांक १६ जून २०१७ 
क्रमांक १/ दोन /१६६८७ / क -१. - श्री . चंद्रभान कुं . नंदनवार, सहायक कक्ष अधिकारी यांची या सचिवालयातील ( वेतन बँड रुपये ९३०० 
३४८०० अधिक ग्रेड वेतन रुपये ४८०० ) या वेतनसंरचनेतील अनारक्षित असलेल्या “ कक्ष अधिकारी ” या रिक्त पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

Maharashtra State Public Services , Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes , 
De-notified Tribes ( Vimukta Jatis), Nomadic Tribes , Special Backward Category and other Back 
ward Classes Act , 2001 या अधिनियमान्वये अनुसूचित जाती / जमाती ; विमुक्त जाती , भटक्या जमाती ; विशेष मागास प्रवर्ग या 
प्रवर्गातील शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण लागू केले असून त्यानुसार शासनाने क्र . बीसीसी-२००१/ 
१८८७/ प्र.क्र . ६४ / ०१/ १६- बी , दिनांक २५ मे २००४ हा शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. उपरोक्त अधिनियम व शासन निर्णयास मा . उच्च 
न्यायालय , मुंबई येथे काही याचिकांन्वये आव्हान देण्यात आले असून , प्रस्तुत याचिका मा . उच्च न्यायालयासमोर आजमितीस प्रलंबित आहेत . 

श्री . नंदनवार , सहायक कक्ष अधिकारी यांची उपरोक्त प्रमाणे “ कक्ष अधिकारी ” पदावर पदोन्नतीने करण्यात आलेली नियुक्ती ही प्रस्तुत 
याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून करण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ऋतुराज ज . कुडतरकर , 

उप सचिव , 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

विधान भवन, मुंबई, दिनांक १६ जून २०१७ 
क्रमांक १/ दोन / १६६८८ / क -१. – श्री . हरिष वि . तामोरे , सहायक कक्ष अधिकारी यांची या सचिवालयातील ( वेतन बँड रुपये ९३०० 
३४८०० अधिक ग्रेड वेतन रुपये ४८०० ) या वेतनसंरचनेतील अनारक्षित असलेल्या “ कक्ष अधिकारी ” या रिक्त पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

Maharashtra State Public Services, Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes , 
De-notified Tribes (Vimukta Jatis), Nomadic Tribes, Special Backward Category and other Back 
ward Classes Act , 2001 या अधिनियमान्वये अनुसूचित जाती / जमाती ; विमुक्त जाती , भटक्या जमाती ; विशेष मागास प्रवर्ग या 
प्रवर्गातील शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण लागू केले असून त्यानुसार शासनाने क्र . बीसीसी -२००१ / 
१८८७/ प्र.क्र . ६४ / ०१/ १६- बी , दिनांक २५ मे २००४ हा शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. उपरोक्त अधिनियम व शासन निर्णयास मा . उच्च 
न्यायालय , मुंबई येथे काही याचिकांन्वये आव्हान देण्यात आले असून , प्रस्तुत याचिका मा . उच्च न्यायालयासमोर आजमितीस प्रलंबित आहेत . 

श्री . तामोरे , सहायक कक्ष अधिकारी यांची उपरोक्त प्रमाणे “ कक्ष अधिकारी ” पदावर पदोन्नतीने करण्यात आलेली नियुक्ती ही प्रस्तुत 
याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ऋतुराज ज . कुडतरकर , 

उप सचिव , 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६- १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ १७ 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

विधान भवन, मुंबई, दिनांक १६ जून २०१७ 
क्रमांक १/ दोन /१६६८९/ क-१. - श्रीमती सुनंदा दि . राऊत , लेखापाल यांची या सचिवालयातील ( वेतन बँड रुपये ९३०० -३४८०० अधिक 
ग्रेड वेतन रुपये ४८०० ) या वेतनसंरचनेतील अनारक्षित असलेल्या “ कक्ष अधिकारी ” या रिक्त पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

Maharashtra State Public Services, Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes , 
De-notified Tribes (Vimukta Jatis), Nomadic Tribes, Special Backward Category and other Back 
ward Classes Act , 2001 या अधिनियमान्वये अनुसूचित जाती / जमाती ; विमुक्त जाती, भटक्या जमाती ; विशेष मागास प्रवर्ग या 
प्रवर्गातील शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण लागू केले असून त्यानुसार शासनाने क्र . बीसीसी-२००१ / 
१८८७/ प्र.क्र . ६४/ ०१ / १६- बी, दिनांक २५ मे २००४ हा शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. उपरोक्त अधिनियम व शासन निर्णयास मा . उच्च 
न्यायालय , मुंबई येथे काही याचिकांन्वये आव्हान देण्यात आले असून , प्रस्तुत याचिका मा . उच्च न्यायालयासमोर आजमितीस प्रलंबित आहेत . 

श्रीमती राऊत, लेखापाल यांची उपरोक्त प्रमाणे “ कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीने करण्यात आलेली नियुक्ती ही प्रस्तुत याचिकांच्या 
अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


का 


ऋतुराज ज . कुडतरकर , 

उप सचिव, 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

विधान भवन, मुंबई , दिनांक १९ जून २०१७ 
क्रमांक १/ दोन/ १६९४३ / क -१. – श्री . श. प. मुळे, तांत्रिक सहायक यांची या सचिवालयातील ( वेतन बँड रुपये ९३०० -३४८०० अधिक 
ग्रेड वेतन रुपये ५४०० ) या वेतनसंरचनेतील “ उप ग्रंथपाल (ग्रंथालय व माहिती) ” या पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
सदरहू आदेश तात्काळ अंमलात येतील , 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

ऋतुराज ज . कुडतरकर , 

उप सचिव , 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय. 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

विधान भवन, मुंबई, दिनांक १९ जून २०१७ 
क्रमांक १/ दोन / १६९४२/ क -१. – श्री . नि . ब. वडनेरकर, तांत्रिक सहायक यांची या सचिवालयातील ( वेतन बँड रुपये ९३००-३४८०० 
अधिक ग्रेड वेतन रुपये ५४०० ) या वेतनसंरचनेतील “ उप ग्रंथपाल ( संदर्भ व संशोधन ) ” या पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
सदरहू आदेश तात्काळ अंमलात येतील , 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

ऋतुराज ज . कुडतरकर , 

उप सचिव , 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 
भाग एक ( म. उ.वि .)- ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ जून २०१७ 


सूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६. 


क्रमांक टिपीएस -१८१७ / १०३ / प्र.क्र . ६८ / १७ / नवि- १३. - ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१८९५ / 
२२७ /प्र.क्र . २६ /१५/ न.वि.- १३, दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९७ अन्वये पुणे प्रदेशाची प्रादेशिक योजना आणि अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१४९० / 
प्र.क्र . ३६५/ ९० /न.वि .- १२, दिनांक ४ जुलै १९९२ अन्वये रायगड प्रदेशाची प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त प्रादेशिक योजना " 
असा करण्यात आला आहे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १५ (१) (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " 
असा करण्यात आला आहे.) अन्वये मंजूर केलेल्या असून त्या अनुक्रमे दिनांक १० फेब्रुवारी १९९८ आणि १५ सप्टेंबर १९९२ पासून अंमलात 
आलेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील लोणावळा नगरपरिषद हद्दीलगत पूर्व आणि पश्चिम हद्दीकडील भागातील ; पूर्वेकडील सिंहगड 
संस्थेपर्यंतची आणि पश्चिमेकडील खंडाळ्यापर्यंतची जाणारी घाटातील वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने , पर्यायी 
आखणी पुणे जिल्ह्याच्या प्रादेशिक योजनेत दर्शविणेची विनंती केली होती. सदरची आखणी सोबतच्या नकाशावर (१-२ ) आणि ( ३- ४ ) ह्या 
आद्यक्षराने हिरव्या रंगाने ठळकपणे दर्शविलेली आहे ( यापढे जिचा उल्लेख “ उक्त आखणी " असा करण्यात आला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, काही तांत्रिक अडचणींमुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला ( सार्वजनिक बांधकाम विभाग ) “ उक्त आखणी " 
विकसित करणे शक्य झाले नाही ; आणि त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने त्यांचेदिनांक ३० डिसेंबर २०१६ चे पत्रान्वये “उक्त 
आखणी ” वगळण्याची विनंती शासनास केली आहे . ( प्रस्तावित फेरबदल क्रमांक १ ) ; 


आणि ज्याअर्थी, मुंबई -पुणे द्रुतगती मार्गावर प्रवासी व मालवाहतूकीत वाढ झाल्यामुळे द्रुतगती मार्गावरील लोणावळा नगरपरिषद हद्दीतील 
घाटात होणारी वाहनकोंडी व अपघात टाळणेसाठी वाहतूक सुरळीत व सुनियोजित होणे आवश्यक आहे आणि त्यामुळे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाने त्यांचेदिनांक ३० डिसेंबर २०१६ चे पत्रान्वये मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गासाठी नवीन पर्यायी आखणी जी ठळकपणे A ते B आणि C ते D 
या आद्याक्षरांनी दर्शविलेली ( पुणे प्रादेशिक योजनेच्या प्रदेशातून जाणारी) आणि जी ठळकपणे D ते E या आद्याक्षरांनी दर्शविलेली ( रायगड 
जिल्ह्याच्या प्रादेशिक योजनेच्या प्रदेशातून जाणारी ), अंतर्भूत करणेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे ( सदरची संपूर्ण प्रस्तावित आखणी गुलाबी 
रंगात सोबतच्या नकाशावर दर्शविली आहे.) ( प्रस्तावित फेरबदल क्रमांक २ ) ( उक्त आखणीमध्ये अंतर्भूत होणाऱ्या गावनिहाय 
गट क्रमांक, सर्व्हे क्रमांक यांची यादी यासोबत परिशिष्ट- अ नुसार जोडली आहे) ; 

___ आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व तसेच संचालक , नगररचना ह्यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर सार्वजनिक हितासाठी 
पुणे प्रादेशिक योजनेतील हिरव्या रंगाने दर्शविलेली उक्त द्रुतगती मार्गाची आखणी वगळण्यासाठी ( प्रस्तावित फेरबदल क्रमांक १) आणि मुंबई-पुणे 
द्रुतगती मार्गासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने नव्याने प्रस्तावित केलेली आखणी ( प्रस्तावित फेरबदल क्रमांक २) दोन्हीही मंजूर 
प्रादेशिक योजनांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी फेरबदलाची कार्यवाही पूर्ण करण्याकरिता उक्त अधिनियमाचेकलम २०(२) अन्वये शासनस्तरावरुन 
उक्त फेरबदल क्रमांक १ व २ ची सूचना प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे. ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्रस्तावित 
फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट -कलम ( ३ ) मधील तरतुदीप्रमाणे उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त प्रस्तावित फेरबदल 
करण्याचा हेतू शासन याद्वारे घोषित करीत आहे. आणि त्याकरिता प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांना काही सूचना/ हरकती द्यावयाच्या 
असतील तर त्या संबंधितांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० ( तीस ) दिवसांचे आत पुणे विभागाचे 
विभागीय सह संचालक, नगर रचना , पुणे विभाग , पुणे सर्व्हे नं. ७४ / २, सारंग सोसायटी, सहकार नगर , पुणे यांचे नावे लेखी स्वरुपात कारणांसह 
पाठवाव्यात. प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी देणेसाठी व त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सहसंचालक, नगररचना , पुणे 
विभाग , पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. प्रस्तावित फेरबदलाची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून 
३० ( तीस) दिवसांचे आत प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकतींचाच शासनाकडून विचार केला जाईल ; 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


१९ 


( ५ ) 


परिशिष्ट - १ 
मुंबई - पुणे द्रुतगती मार्गाच्या प्रस्तावित आखणीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या जमीनींचा तपशील 
अनुक्रमांक गावाचे जिल्हा तालुका 

गट / सर्व्हे क्र . 
नाव 
( १) (२ ) (३ ) ( ४ ) 
कुसगाव 

मावळ २७५, २८५ , २८८ , २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६ , ३०१, ३०२ , 
बुद्रुक 

३०३, ३२५, ३२६ , ३२७, ३२८ , ३२९ , ३३० , ३३१ , ३३२, ३३३ , ३३४ , ३३५ , ३६९ , 
३७० , ३७१, ३७२ , ३८०, ४२३ , ४२५ , ४२८ , ४२९ , ४३० , ४३५, ४६१, ४६४ , 

४६५ , ४६७, ४६८ , ४६९, ४६६, ४७३ . 
भुशी 

मावळ ५६, ५९ व १६० . 
कुरवंडे 

मावळ १२४ , १२५, १२९, १५० , २५७, २५८ , २५९ व २६० . 
आडोशी रायगड 

खालापूर ११९, १२३, १२४ , १२६, १२७, १२८ , १२९ , १३० , १३१ , १३२, १८७ व १८८ . 
चावणी 

खालापूर ४९ / १, ४९ / ४ अ , ४९ / ४ब , ४१ , ४३, ४५, ८३ व २१३ . 


" 


mr 


- 


3 


प्रस्तावित सूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध करण्यात यावी : 

( १) संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
( २) सहसंचालक, नगररचना, पुणे विभाग / कोकण विभाग . 
( ३) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मर्यादित ), मुंबई. 
( ४ ) मुख्य नियोजनकार , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मर्यादित), महापे., नवी मुंबई . 
( ५ ) सहायक संचालक , नगररचना, पुणे शाखा आणि अलिबाग शाखा , रायगड जिल्हा . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . म . पवार, 


शासनाचे अवर सचिव . 


भाग एक ( म . उ. वि .) - ३अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६- १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 13th June 2017 . 


Notice 


Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


No. TPS . 1817 / 1 /03/C . R . 68 / 17 /UD - 13 . — Whereas , the Government in the Urban Development 
Department vide Notification No . TPS . 1895 / 227/CR - 26 / 95 /UD - 13 , dated 25th November , 1997 
has sanctioned the Regional Plan for Pune Region and vide Notification No. TPS . 1490 /CR - 365 / 
90 /UD - 12 , dated 4th July , 1992 has sanctioned the Regional Plan for Raigad Region (hereinafter 
referred to as “ the said Regional Plans ” ) under section 15 ( 1) of Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act” ) and come into force with 
effect from 10th February , 1998 and 15th September , 1992 respectively ; 


And whereas , in order to have smooth traffic movement in Ghat section near Lonawala 
Municipal Council i.e . towards East and West side of Lonawala Municipal Council to Sinhagad 
Institute (on east side) and upto Khandala (on west side) the Public Works Department (PWD ) 
had requested the Government to incorporate alternative alignment of Mumbai-Pune Expressway 
in the Regional Plan for Pune District which is more specifically shown as ( 1- 2) and ( 3 -4 ) in 
Green colour on plan (hereinafter referred as " said alignment” ) ; 


And whereas , due to certain technical reasons, it is not possible for Maharashtra State 
Road Development Corporation (MSRDC ) is develop the " said alignment " and therefore MSRDC 
vide their letter dated 30th December 2016 has requested the Government to delete the “ said 
alignment”. ( Proposed modification No. 1 ) (as shown on plant ) ; 


And whereas , the passenger and fright traffic is increasing on Mumbai-Pune Expressway 
causing frequent traffic congestion and accidents and with a view to ensure planned mobility 
and to avoid traffic congestion and also to avoid accidents in Ghat section near Lonawala 
Municipal Council , MSRDC vide their letter dated 30th December 2016 have requested the 
Government in incorporate new alternative alignment in “ said sanctioned Regional Plans ” for 
Mumbai-Pune Expressway, which is more specifically shown as A to B and C and D ( passing 
through Pune Regional Plan Area ) and D to E (passing thorugh Raigad Regional Plan Area ) in 
Pink Colour on the plan . ( Proposed modification No. 2 ), (List of villages, Gut Nos . and Survey 
Nos . thorugh which the said proposed alignment is passing is appended herewith as 
Schedule A ) ; 


And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Pune the Government is of the opinion that it is necessary to publish a notice under 
section 20 (2 ) of the said act to delete the alignment of the said expressway in Regional Plan , 
Pune as shown in green colour on the plan (Proposed modification No. 1) and to incorporate 
the new alignment of Mumbai- Pune Expressway proposed by MSRDC (proposed modification 
No . 2 ), (hereinafter referred to as “ said proposed modifications " ) ; 


Now therefore, as provided in sub -section 3 of Section 20 of the “ said Act” , the Government 
hereby declares its intension to make the “ said Proposed modifications” and for that purpose , 
invites suggestions and/or objections from any person with respect to the proposed modifications. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६- १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


२१ 


Suggestions and/or objections in this regard shall be submitted to the Divisional Joint Director 
of Town Planning, Pune Division , Pune , Survey No. 74 /2 , Sarang Society , Sahakar Nagar, Pune 
who is hereby appointed as the “ Officer ” for giving hearing in respect of the suggestions and/ 
or objections received in this regard and submit his report to the Government. Suggestions 
and /or objections received by the Divisional Joint Director of Town Planning, Pune Division , 
Pune within a period of 30 (thirty ) days from the date of publication of this Notice in the 
Official Gazette will only be considered : 


Schedule - A 


List of Villages, Gut Nos. and Survey Nos. thorugh which the said proposed 

alignment is passing 


Bk . 


Serial Name of District Taluka 

Gut/Survey No . 
Villages 
( 1 ) ( 2 ) (3 ) (4 ) 

(5 ) 
1 Kusgaon Pune Maval 275 , 285 , 288 , 289, 290 , 291 , 292, 293 , 294 , 295 , 296 , 301, 302 , 

303, 325 , 326 , 327 , 328 , 329, 330 , 331, 332 , 333 , 334 , 335 , 369, 
370 , 371 , 372, 380 , 423 , 425 , 428 , 429, 430 , 435 , 461, 464 , 465 , 

467, 468 , 469, 466 , 473 . 
2 Bhushi 

56 , 59 and 160. 
Kurvande 

124 , 125 , 129, 150 , 257, 258 , 259 and 260 . 
4 Adoshi Raigad Khalapur 119, 123, 124 , 126 , 127, 128 , 129, 130 , 131, 132 , 187 & 188 . 
5 Chavani 

49 / 1 , 49/4A , 49 /4B , 41, 43 , 45 , 83 and 213 . 


This Notice shall be made availabe for inspection to the general public during office hours 
on all working days at the following offices : 


(i) Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune . 


(ii ) Joint Director of Town Planning, Pune Division /Konkan Division . 


(iii ) Vice Chairman and Managing Director , Maharashtra State Road Development 
Corporation , Mumbai. 

(iv ) Chief Planner, Maharashtra State Road Development Corporation , Mahape , 
Navi Mumbai. 


(0 ) Assistant Director of Town Planning, Pune Branch and Alibaug Branch , District 
Raigad . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . M . PAWAR , 
Under Secretary to Government. 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६- १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 

नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक ५ जून २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ 

क्र.टिपीएस- २६१७/प्र.क्र.५३/ २०१७( अ) नवि -३० . - ज्याअर्थी, शासन , सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील निर्णय क्र.खाक्षेस - २०१६ / 
प्र .क्र .४६७/रस्ते -८, दिनांक १९ .०८.२०१६ अन्वये नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग प्रकल्पासाठी ( महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग ) महाराष्ट्र 
राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांना “कार्यान्वय यंत्रणा ” म्हणून घोषित केले आहे. 

ज्याअर्थी, सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद केलेल्या जिल्ह्याच्या प्रादेशिक योजना तयार करण्याचे काम महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम, १९६६ ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” म्हणून उल्लेखिलेला) मधील तरतूदीनुसार सुरू आहे ( या पुढे जिचा उल्लेख 
“ उक्त प्रारुप प्रादेशिक योजना ” असा करण्यात आला आहे) ; 

ज्याअर्थी, “ उक्त प्रारुप प्रादेशिक योजना ” महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ च्या कलम १६ (१) अन्वये 
परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद केल्यानुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, “ उक्त प्रारुप प्रादेशिक योजनेत” सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट -२ मध्ये नमूद केलेल्या गावांसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळाच्या विनंतीनुसार प्रस्तावित “नवनगर ” म्हणून निर्देशित / दर्शविण्यात आले आहे (यापुढे “उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असे 
संबोधलेले ); 

ज्याअर्थी, सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - २ मध्ये नमूद केलेल्या गावांसाठी “नवनगर ” ( कृषी समृध्दी केंद्र ) विकसित करण्याकरिता ( यापुढे 
“ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असे संबोधलेले) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रस्ताव सादर केलेले आहेत व त्यासाठी महामंडळाला 
उक्त अधिनियमाचे कलम ११३ अन्वये “नवनगर विकास प्राधिकरण ” म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर , महाराष्ट्र 
राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रस्तावित केलेल्या क्षेत्राचा सुनियोजित व सुनियंत्रित विकास होणे गरजेचे आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, आता “उक्त अधिनियमाच्या” कलम ११३ चे पोटकलम (१) व पोटकलम ( ३ ) अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या सर्व 
शक्तीस अनुसरुन खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे : 

१) सोबतचे परिशिष्ट- २ मध्ये नमूद केलेल्या गावांचे क्षेत्र नकाशात दर्शविल्यानुसार “ नवनगर ” ( कृषी समृध्दी केंद्र) म्हणून घोषित करून 
अधिसूचित करीत आहे . 

२) “ उक्त नवनगराचे अधिसूचित क्षेत्रासाठी ” महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला “नवनगर विकास प्राधिकरण ” म्हणून घोषित 
करीत आहे . 
___ ३) “ उक्त अधिसूचित ” क्षेत्रामध्ये या अधिसूचनेपूर्वी कार्यरत असलेले इतर विशेष नियोजन प्राधिकरण यांचे कार्य / अधिकार या 
अधिसूचनेच्या दिनांकापासून संपुष्टात येतील, असे घोषित करीत आहे. 

४ ) “ उक्त अधिनियमातील” तरतूदीचे पालन करून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सदर अधिसूचित क्षेत्रासाठी सविस्तर 
नियोजन प्रस्ताव व विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली तयार करणे, प्रसिध्द करणे व मंजूरीसाठी शासनास सादर करणेबाबत निर्देशित 
करीत आहे. “ नवनगर ” क्षेत्रासाठीचे नियोजन प्रस्ताव आणि नियमावली मंजूर होईपर्यंत “ नवनगर ” क्षेत्रामधील विकास त्या क्षेत्रासाठी लागू 
असलेल्या संबंधित जिल्ह्याच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अनुज्ञेय होईल. 

___ ५ ) कलम ११३ ( अ ) मधील तरतूदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रातील जमिनी शासनाच्या वतीने संपादित करणेसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळाला प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


JUय 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६- १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ २३ 
या क्षेत्राच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक त्या निधीची तरतूद महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने करणे आवश्यक राहील. 

परिशिष्ट - १ 


अ . क्र . 


जिल्हा 


प्रादेशिक योजनेचे नाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रात कलम 
१६ (१) अन्वयेचे प्रसिध्दीकरण 


orrmro 


वर्धा 
बुलडाणा 
जालना 


प्रारुप प्रादेशिक योजना वर्धा 
प्रारुप प्रादेशिक योजना बुलडाणा 
प्रारुप प्रादेशिक योजना जालना 
( सुधारित ) 
प्रारुप प्रादेशिक योजना ठाणे 
पालघर - रायगड 


दिनांक . ०८ / ०३/ २०१७, पृ.क्र .२ आणि ३ 
दिनांक .१० / ०३ / २०१७, पृ.क्र .१ आणि २ 
दिनांक . २० / १० / २०१६ ते २६ / १० / २०१६ , 
पृ. क्र . २२६७ आणि २२६८ 
दिनांक .०५ / ०४ / २०१७, पृ. क्र . १ आणि २ 


ठाणे 


अ.क्र . प्रादेशिक योजनेचे नाव 
१ प्रारुप प्रादेशिक योजना 

वर्धा 


___ परिशिष्ट - २ 
जिल्हा तालुका 
वर्धा आर्वी 


नगरात समाविष्ट गावे 

१) बीड नाकझरी 
२ ) बोरी 


३ ) खानापुर ( अंशतः क्षेत्र ) 


२ 


बुलडाणा 


प्रारुप प्रादेशिक योजना 

बुलडाणा 


सिंदखेडराजा / 
देऊळगावराजा 


३ 


प्रारुप प्रादेशिक योजना 


बुलडाणा 


मेहकर 


४ ) मानकापुर 
५ ) नागाझरी 
६ ) रामपुर ( अंशतः क्षेत्र ) 
७ ) रेनकापूर 
१) सावरगांब माळ 
२ ) निमखेड 
३ ) गोळेगाव 
१ ) गावंडळा 
२ ) काबरा ( अंशतः क्षेत्र ) 
३ ) साबरा 
४ ) फैजलपूर ( अंशतः क्षेत्र ) 
५ ) भूमरा 
१) जामवाडी ( अंशतः क्षेत्र ) 
२) गुंडेवाडी ( अंशतः क्षेत्र ) 
३ ) श्रीकृष्णनगर ( अंशतः 

क्षेत्र ) 


बुलडाणा 


जालना 


जालना 


प्रारुप प्रादेशिक योजना 
जालना ( सुधारित ) 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६- १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


जिल्हा 


तालुका 


नगरात समाविष्ट गावे 


अ.क्र . प्रादेशिक योजनेचे नाव 
५ प्रारुप प्रादेशिक योजना 


ठाणे 


शहापूर 


१ ) कासगांव 


ठाणे 


२ ) सापगांव 
३ ) शेलवली 


४ ) खुटघर 


६ 


ठाणे 


शहापुर 


प्रारुप प्रादेशिक योजना 

ठाणे 


१) मौजे फुगळे 
२ ) मौजे वाशाळा बु. 


७ 


प्रारुप प्रादेशिक योजना 


ठाणे 


शहापुर 


१ ) मौजे हिव 
२) मौजे रास 


ठाणे 


प्रस्तावित अधिसूचित क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेमध्ये 
खाली नमूद केलेल्या कार्यालयांमध्ये एक महिन्यांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील . 

( १) आयुक्त , नागपुर / अमरावती / औरंगाबाद / कोकण विभाग , 
( २ ) संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
( ३) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक , म. रा.र.वि.म.(मर्या.), मुंबई. 
( ४) मुख्य नियोजनकार , म.रा.र.वि.म.(मर्या.), महापे, नवी मुंबई. 
( ५ ) जिल्हाधिकारी, वर्धा/ बुलडाणा / जालना/ ठाणे . 
( ६) सहसंचालक नगर रचना, नागपुर / अमरावती/ औरंगाबाद / कोकण विभाग . 
( ७) सहाय्यक संचालक नगर रचना /नगर रचनाकार , वर्धा/ बुलडाणा/ जालना / ठाणे जिल्हा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजय सावजी, 


शासनाचे उप सचिव. 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032, Dated 5th June 2017 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS .2617 /CR -53/ 2017 ( A )/UD - 30 . — Whereas, Government, in Public Works Department vide its 
Resolution No. UT&Th . Po ? & / 9 . . . Y & U / -C , dated 19th August 2016 has declared Maharashtra State 
Road Development Corporation (MSRDC ) as a “ Implementing Authority ” for Nagpur -Mumbai Super 
Communication Expressway Project (Maharashtra Prosperity Corridor ) ; 

And whereas, for the districts mentioned in Schedule -I appended here to the work of preparation of 
Regional Plans ( hereinafter referred to as the “ said Draft Regional Plan ”) is in progress as per the provisions 
in Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as the “ said Act ” ). 

And whereas, as mentioned in Schedule- I the “ said Draft Regional Plans ” are published under 
Section 16 ( 1) of MR & TP Act, 1966 in Maharashtra Government Gazette ; 

And whereas ,MSRDC as per the Schedule - II appended hereto has submitted the proposals to develop 
new towns (Agro Prosperity Centres ) for villages (hereinafter referred to as the “ said Notified Area ” ); and 
accordingly it is proposed to declare MSRDC as “ New Town Development Authority ” ; 

And whereas , as per the request of MSRDC in the “ said Regional Plans ” for the villages mentioned 
in Schedule - II the “ said Notified Area ” is shown as “ New Town ” . 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to have planned and 
orderly Development within the area proposed by MSRDC to be declared as notified area ; 

Now , therefore theGovernment vide powers conferred upon it under sub -section ( 1 ) and sub - section 
( 3 A ) of section 113 of the “ said act” accord sanction and notifies as under : 

( 1) Declares and notifies the area of villages specified in the Schedule - II appended hereto as 
“ New Towns ” (Agro Prosperity Centres); as shown on the plan . 

( 2 ) MSRDC is appointed as “ New Town Development Authority ” . 

( 3 ) Declares that any other Special Planning Authority functioning in the said notified area 
prior to this notification shall cease to function from the date of publication of this notification in 
Official Gazette . 

( 4 ) Directs MSRDC to prepare and publish the detailed Planning Proposals and Development 
Control and Promotion Regulations for the said “ notified area ” and submit the same to the 
Government for sanction ; after following due procedure prescribed in the said act . Prevailing 
Development Control rules of Regional Plan of concerned District shall be applicable to these notified 
areas ; till the detailed planning proposals & rules for the new town are sanctioned by Government . 

(5 ) As per the provision in section 113 ( A ) on behalf of State Government ; Maharashtra State 
Road Development (MSRDC ) is hereby authorised to acquire the lands in notified area . 

It shall be necessary for MSRDC to make necessary budget provision for acquisition of lands in 
notified area . 

Schedule- I 
Sr. No. Districts Name of Regional Plan 

Publication in Maharashtra 

Government Gazette U /S 16 ( 1) 
( 1) (2 ) 

( 3 ) 
1 Wardha Draft Regional Plan , Wardha 

08 /03/2017 on Page 2 & 3 
Buldana Draft Regional Plan , Buldana 

10 /03/2017 on Page 1 & 2 
3 Jalna Draft Regional Plan of Jalna (Revised ) 20th to 26th Oct. 2016 on 

Page 2267 & 2268 
Thane Draft Regional Plan of Thane - Palghar , 05 -04 - 2017 on Page 1 & 2 

Raigad . 
ATT Tot (7 .3. fa .) - 8 


(4 ) 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६- १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


( 2 ) 


( 3 ) 


Arvi 


3 


Schedule - II 
Sr . No. Name of Regional Plan District Taluka 

Villages included in 

New Towns 
(1) 

( 4 ) 
1 Draft Regional Plan 

Wardha 

( 1) Bid Nagjari 
Wardha 

( 2 ) Bori 
( 3 ) Khanapur (Partly ) 
(4 ) Mankapur 
(5 ) Nagazari 
(6 ) Rampur (Partly ) 

(7 ) Renkapur 
2 Draft Regional Plan 

Buldhana Sindhkhedraja / ( 1 ) Savargaonmal 
Buldhana 

Deulgaoraja ( 2 ) Golegaon 

( 3 ) Nimkhed 
Draft Regional Plan Buldhana Mehkar 

( 1 ) Gavandala 
Buldhana 

( 2 ) Kabra ( Partly ) 
( 3 ) Sabra 
(4 ) Faizalpur (Partly ) 

( 5 ) Bhumara 
Draft Regional Plan 

Jalna Jalna 

( 1 ) Jamwadi ( Partly ) 
Jalna (Revised ) 

(2 ) Gundewadi ( Partly ) 
( 3 ) Shri Krushna Nagar 

(Partly ) 
Draft Regional Plan , Thane 

Thane Shahapur ( 1) Kasgoan 

( 2 ) Sapgaon 
( 3 ) Shelvali. 

( 4 ) Khutghar 
Draft Regional Plan , Thane Thane Shahapur 

( 1 ) Fugale 

( 2 ) Washala Bk . 
Draft Regional Plan , Thane Thane Shahapur 

( 1 ) Hiv 

( 2 ) Ras. 
Copy of the plan showing the boundaries of the said notified area shall be /Available for inspection 
for the general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one 
month : 

( 1) Commissioner , Nagpur/Amaravati/Aurangabad/ Kokan Division . 
( 2 ) Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune. 

( 3 ) Vice Chairman & Managing Director, Maharashtra State Road Development Corporation , 
Mumbai. 

(4 ) Chief Planner , Maharashtra State Road Development Corporation , Mahape , Navi Mumbai. 
(5 ) Collector , Wardha/Buldhana/ Jalna/ Thane. 
(6 ) Joint Director Town Planning, Nagpur/Amaravati/Aurangabad / Kokan Division . 
(7 ) Assistant Director of Town Planning / Town Planner ,Wardha/Buldhana/ Jalna / Thane District . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY SAOJI , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६- १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ २७ 
नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ . 

क्रमांक प्रा . यो.मुं.म / मौ.हैदुटणे व इतर / ए.न.व.प्र./ प्र.क्र. ६२/ १७/टिपीव्ही- ३/ ३१५४. - ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना 
अधिनियम, १९६६ चे (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आलेला आहे.) चे कलम १५ मधील तरतुदींनुसार शासन , 
नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस - १२९७/ १०९४ /प्र.क्र . ११६ /९७/ नवि - १२, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९९ अन्वये मुंबई महानगर 
प्रदेशाची प्रादेशिक यो यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असा करण्यात आला आहे. ) मंजूर झाली असून , उक्त प्रादेशिक 
योजना दिनांक १ डिसेंबर १९९९ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजना क्षेत्रामध्ये विशेष नगर वसाहती राबविण्यासाठी शासनाने उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये उक्त अधिनियमाच्या 
कलम २० ( ४ ) अन्वये फेरबदल करून विशेष नगर वसाहतीचेविशेष नियम मंजूर केले आहेत व तद्नंतर त्यामधील काही तरतुदी वेळोवेळी 
सुधारित केल्या आहेत . ( यापुढे ज्याचा एकत्रित उल्लेख “ उक्त विशेष नगर वसाहतीची नियमावली ” असा करण्यात आला आहे.); 

आणि ज्याअर्थी, शासन , नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस- १८१६/ प्र.क्र .३६८ /१५ /२०( ४)/ नवि - १३, दिनांक २६ डिसेंबर 
२०१६ अन्वये उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये उक्त अधिनियमाच्या कलम २० ( ४ ) अन्वये फेरबदल करून उक्त विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीमध्ये 
सारभूत स्वरुपाचे बदल करून नव्याने एकात्मिकृत नगर वसाहतीचे विशेष नियम समाविष्ट केले आहेत . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीचे नियम ” असा करण्यात आला आहे .); 

आणि ज्याअर्थी, शासन , नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्र . टिपीएस- १२१३ / ११६/ प्र.क्र . २८९/ १३/ नवि- १२ , दिनांक ३ मार्च २०१४ अन्वये 
उक्त विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार अंबरनाथ , कुळगाव - बदलापूर व परिसर अधिसूचित क्षेत्रामधील मौजे खोणी व 
अंतर्ली, ता . कल्याण येथील सुमारे १११-४७- ५५. ९४ हे. आर. क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम ४४ ( २) प्रमाणे विशेष नगर वसाहत प्रकल्प 
म्हणून घोषित करून अटी व शर्तीसापेक्ष लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान केले आहे आणि तद्नंतर शासन , नगरविकास विभागाने अधिसूचना 
क्र . टिपीएस -१२१३/ ११६/ प्र.क्र . २८९ /( अ)/ १३ / नवि -१२, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ अन्वये उक्त विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील 
तरतुदीनुसार दिनांक ३ मार्च २०१४ च्या अधिसूचनेन्वये लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान करण्यात आलेल्या मो . खोणी व अंती, येथील क्षेत्रामध्ये मौ . 
खोणी व अंतर्ली, तालुका कल्याण येथील आणखी ३५ - ७६.९८ हे . आर. क्षेत्र समाविष्ट करण्यास अनुज्ञेय करून , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
४४ ( २) प्रमाणे विशेष नगर वसाहत प्रकल्प म्हणून घोषित केले आहे व सदरच्या वाढीव क्षेत्रासह अटी व शर्तीसापेक्ष सुधारित लोकेशनल 
क्लिअरन्स प्रदान केले आहे. ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “विशेष नगर वसाहत प्रकल्प क्र . १ " असा करण्यात आला आहे. ) 

आणि ज्याअर्थी, शासन, नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्र . टिपीएस-१२१३/ ११६ / प्र.क्र .२८९/( बी) / १३ / नवि - १२ , दिनांक २२ ऑगस्ट 
२०१४ अन्वये उक्त विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार कल्याण व अंबरनाथ तालुक्यातील २७ गावांच्या अधिसूचित 
क्षेत्रामधील मौ . हेदुटणे व कोळे , ता . कल्याण येथील सुमारे ८४- १० .१७ हे. आर. क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम १८ ( ३) सह कलम 
४४ ( २) प्रमाणे विशेष नगर वसाहत प्रकल्प म्हणून घोषित करून अटी व शर्तीसापेक्ष लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान केले आहे . ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “विशेष नगर वसाहत प्रकल्प क्र . २ " असा करण्यात आला आहे. ) 

शासन , नगरविकास विभागाने अधिसचना क्र . टिपीएस- १२१४ / १६८७/ प्र . क्र . ७८ / १५ / नवि - १२ , दिनांक ८ जलै २०१५ 
अन्वये उक्त विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार कल्याण व अंबरनाथ तालुक्यातील २७ गावांच्या अधिसूचित क्षेत्रामधील 
मौ . हेदुटणे , ता . कल्याण व मौ . उंब्रोली, ता . अंबरनाथ येथील सुमारे ४१-३५ . ७३ हे. आर . क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम ४४( २ ) 
प्रमाणे विशेष नगर वसाहत प्रकल्प म्हणून घोषित करून अटी व शर्तीसापेक्ष लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान केले आहे. ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“विशेष नगर वसाहत प्रकल्प क्र .३ ” असा करण्यात आला आहे .) 
____ आणि ज्याअर्थी, विशेष नगर वसाहत प्रकल्प क्र . १, २ व ३ हे तीन वेगवेगळ्या नियोजन प्राधिकरण /विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये 
समाविष्ट आहेत . 
____ आणि ज्याअर्थी, शासन , नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्र . टिपीएस - १२१७ / ४३० / प्र. क्र . ६९ / १७/ नवि - १२, दिनांक २० एप्रिल २०१७ 
अन्वये शासनाने यापुर्वीच लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान केलेल्या मौ . खोणी व अंती, ता . कल्याण येथील सुमारे १४७-२४. ५३ हे. आर ., 
मौ . हेदुटणे व कोळे, ता . कल्याण येथील सुमारे ८४- १०.१७ हे. आर . व मौ . हेदुटणे, ता . कल्याण व मौ . उंब्रोली, ता . अंबरनाथ येथील 
सुमारे ४१- ३५. ७३ हे. आर . क्षेत्र या तीन विशेष नगर वसाहत प्रकल्पाच्या एकत्रिकरणास शासनाच्या दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ च्या 
एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील खंड १ मधील तरतुदीनुसार अटी व शतींसापेक्ष मान्यता दिली आहे. 
भाग एक (म.उ.वि .)- ४अ 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६-१२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 

आणि ज्याअर्थी, उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार उपरोक्त एकत्रिकरण केलेल्या नगर वसाहत प्रकल्पात 
१८ . ७८५ हेक्टर इतके वाढीव क्षेत्र समाविष्ट करण्याची विनंती मे . पलावा डवेलर्स प्रा. लि . यांनी केली आहे. ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त प्रकल्प 
प्रवर्तक " असा करण्यात आला आहे .); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त एकात्मिकृत वसाहतीच्या नियमावलीतील खंड ४. ५ नुसार शासनाने एकात्मिकृत वसाहतीसाठी लोकेशनल क्लिअरन्स 
दिलेल्या क्षेत्राच्या २५ % पर्यंत क्षेत्र प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत करण्यास किंवा वगळण्यास, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे मान्यता देऊ 
शकतात ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रकल्प प्रवर्तक यांनी विनंती केलेले उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये समाविष्ट करावयाचे क्षेत्र हे एकूण प्रकल्प क्षेत्राच्या 
२५ % मर्यादेत आहे . 

त्याअर्थी, आता, संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, याद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूची - अ मध्ये नमूद केलेले १८ . ७८५ हेक्टर इतके 
क्षेत्र , यापूर्वी उक्त लोकेशनल क्लिअरन्स प्राप्त असलेल्या एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट करण्यास , खालील अटी व शर्तीस 
अधिन राहून मान्यता देत आहेत . 
अटी व शर्ती : 

( १) प्रकरणी शासनाने एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या विनियमांतर्गत एकत्रिकरणास निर्णय क्र .टिपीएस - १२१७/ ४३० / प्र.क्र . ६९ / १७/ नवि- १२ , 
दिनांक २० एप्रिल २०१७ अन्वये दिलेल्या परवानगीतील सर्व अटी याही प्रकरणी लागू राहतील . 

( २) उक्त प्रकल्पासाठीच्या वाढीव क्षेत्राचे मालकी हक्क /विकसन हक्क प्रकल्प प्रवर्तक यांच्याकडे असणे आवश्यक राहील . 

( ३) जमिनीच्या मालकीसंबंधीच्या सत्यतेची सर्व जबाबदारी प्रकल्प प्रवर्तक यांचेवर राहील व जागेतील विकासाच्या परवानगीवेळी प्रकल्प 
प्रवर्तक यांनी मालकी हक्काची कागदपत्रे, मूळ महसुली अभिलेख व अधिकृत मोजणीची कागदपत्रे, मालकी हक्क , विकास हक्क सिद्ध करणाऱ्या 
कागदपत्रांच्या मूळ प्रमाणित प्रती संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे इरादापत्र ( Letter of Intent) पुर्वी सादर करणे आवश्यक राहील . 

( ४ ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये ज्या जमिनी सं.नं . च्या भागशः क्षेत्राच्या आहेत , अशा जमिनींबाबत तालुका निरीक्षक , भूमी अभिलेख 
यांच्याकडून अधिकृत मोजणी झाल्यानंतर सदर जमिनी बृहत आराखडयात / रेखाकंनामध्ये अंतर्भूत करण्यात याव्यात . अशा जमिनींच्या मोजणी 
नंतर जर त्या सलग राहत नसतील तर त्या या लोकेशनल क्लिअरन्समधून आपोआप वगळल्या जातील . 

( ५) एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये उक्त वाढीव क्षेत्राच्या प्रस्तावात महाराष्ट्र टेनन्सी अॅण्ड अॅग्रीकल्चर लॅण्ड अॅक्टच्या तरतुदीनुसारच्या 
व नवीन शर्तीच्या जमिनी अंतर्भूत असल्यास अशा जमिनींच्या नोंदी मिटविण्याकरिता कायद्यामधील तरतुदींनुसार आवश्यक ती कार्यवाही प्रवर्तक 
यांनी करणे आवश्यक राहील . संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाने या संबंधीची खात्री झाल्यानंतरच अशा क्षेत्राचा एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या 
बृहत आराखडयात बृहत आराखड्यास मंजुरी देण्यापुर्वी करावी . 

(६ ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीमधील जमिनींच्या इतर हक्क स्तभांत करार , बॅक बोजे, इतर हक्कातील नमूद नावे, इत्यादी असल्यास ती 
काढण्यासंदर्भात नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही प्रवर्तकाने करणे आवश्यक राहील . अशा नोंदी नसल्याबाबतची खात्री विशेष नियोजन 
प्राधिकरणाने एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या बृहत आराखडयास मंजुरी देण्यापूर्वी करावी. 

__ ( ७) सदर एकात्मिकृत नगर वसाहतकरिता बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर करताना केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल 
विभागाचे ( MoEF) तसेच राज्य शासनाच्या योग्य त्या प्राधिकरणाचे Environmental Clearance घेणे आवश्यक राहील. तसेच केंद्र 
शासनाच्या पर्यावरण , वन व हवामान बदल मंत्रालयाकडील EnvironmentalImpact Assessments बाबत वेळावेळी निर्गमित केलेल्या 
अधिसूचनेमधील अटींचे व तरतुदींचे पालन करणे प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 

( ८ ) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील घनकचऱ्याची/ सांडपाण्याची विल्हेवाट सुरक्षितपणे लावण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था 
प्रकल्प प्रवर्तक यांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर व स्वखर्चाने आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषाप्रमाणे तसेच त्यासंबंधीच्या अधिनियमातील 
तरतुदी व नियमानुसार करणे आवश्यक राहील . एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या अंमलबजावणीपुर्वी या संबंधीचा आवश्यक तो ना -हरकत दाखला 
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्राप्त करून घेणे प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 

___ ( ९ ) राज्य शासनाचे जलसंपदा विभाग व अन्य संबंधित विभाग वेळोवेळी विहित करतील त्या अटींचे व शतींचे पालन करणे प्रकल्प 
प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील. सदर प्रकल्प क्षेत्रातून विद्यमान पाण्याचे स्त्रोत / नाल्याचा प्रवाह असल्यास तो बंद करता येणार नाही . 

( १० ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार पाण्याची सुविधा उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने स्वजबाबदारी व स्वखर्चाने 
उपलब्ध करणे बंधनकारक राहील . तसेच यासंबंधाने जलसंपदा विभाग वेळोवेळी विहित करतील त्या अटींचे व शर्तीचे पालन करणे प्रकल्प 
प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६- १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ २९ 
(११) एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार प्रकल्प बृहत आराखडा संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाकडे 
मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव सादर करतेवेळी सदर प्रकल्पास एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार पाणी उपलब्धतेबाबतेचा 
पुरावा, त्या पृष्ठ्यर्थ कागदपत्रे, इत्यादी प्रकल्प प्रवर्तकाने प्रस्तावासोबत सादर करणे बंधनकारक राहील . 

(१२) एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार वीज पुरवठ्याबाबतची सुविधा प्रकल्प प्रवर्तकाने स्वखर्चाने व 
स्वजबाबदारीवर उपलब्ध करणे आवश्यक राहील . तसेच संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाने या संपूर्ण एकात्मिकृत नगर वसाहतीकरिता वीज 
पुरवठ्याबाबत वीज वितरण कंपनीची आवश्यक ती परवानगी व निश्चित बांधिलकी ( Firm Commitment) एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या 
नियमावलीमधील तरतुदीनुसार बृहत आराखडा मंजुरी पूर्वी प्रकल्प प्रवर्तकाकडून प्राप्त करून घेणे बंधनकारक राहील . 

(१३ ) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राने वेढल्या गेलेल्या अन्य जमीन मालकांच्या जमिनीसाठी नियमावलीनुसार आवश्यक 
परंतु किमान ९.०० मीटर रुंदीचा पोहोचमार्ग विनामोबदला उपलब्ध करून देणे प्रकल्प प्रवर्तकास बंधनकारक राहील . 

( १४) प्रकल्पातील उक्त वाढीव क्षेत्राच्या जमिनीमधून जाणारे विद्यमान सार्वजनिक रस्त्यांच्या वहिवाटीचे हक्क अबाधित ठेवणे प्रकल्प 
प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील. विद्यमान रस्ते विकास योजना रस्ते / प्रस्तावित रस्ते सामान्य जनतेकरिता खुले राहतील . 

( १५ ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीचे प्रस्तावित क्षेत्रांमधील ओहोळ / नाल्यावर संबंधित विभागाच्या परवानगीने सी . डी . वर्क करणे तसेच 
प्रस्तावित एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये अंतर्भूत नदी, नाला, कॅनाल, तलाव आणि इतर जलस्त्रोतांपासून विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार 
आवश्यक ते अंतर ठेवणे प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 

__ (१६) उक्त प्रकल्पाचा बृहत आराखडा मंजूर करतेवेळी १: ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र उताराचे नेमके क्षेत्र किती आहे याची खातरजमा 
संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाने करणे आवश्यक राहील . विकास योजना नकाशावर दर्शविले असेल अथवा नसेल तरीही अधिकृत कंटूर 
नकाशानुसार १: ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र उताराचे क्षेत्र असल्यास त्यावर कोणतेही बांधकाम अनुज्ञेय राहणार नाही . 

___ (१७ ) उक्त प्रकल्पामध्ये समाविष्ट होणाऱ्या लोकसंख्येसाठी विकास योजना प्रस्तावासह नियमानुसार आवश्यक असणारी सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठीची आरक्षणे आणि मुलभूत सुविधा यासाठी प्रकल्पामध्ये स्वतंत्रपणे नियोजन करून ती प्रकल्प प्रवर्तकाने स्वखर्चाने विकसित करणे 
बंधनकारक राहील . 

( १८ ) एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पासाठीचे मंजूर नियम तसेच त्यामध्ये शासनाकडून वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या सुधारणा, आदेश , 
इत्यादी प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 

( १९ ) एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट क्षेत्रातील मालकी हक्क संदर्भात /विकास हक्कासंदर्भात कोणतेही दस्तऐवज खोटे 
असल्याचे भविष्यात उघडकीस आल्यास , तसेच अधिसूचित जमिनींपैकी कोणत्याही जमिनीच्या विकासाचा हक्क प्रकल्प प्रवर्तकाकडे नसल्याचे 
निष्पन्न झाल्यास आणि याबाबत काही न्यायालयीन वाद उत्पन्न झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रकल्प प्रवर्तकाची राहील . तसेच अशा 
जमिनींकरिता प्रदान केलेले लोकेशनल क्लिअरन्स आपोआप रद्द होईल . 

( २० ) प्रकल्प प्रवर्तकाकडून उपरोक्त अटी/ शतींचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेव्दारे प्रदान करण्यात आलेले उक्त वाढीव क्षेत्राचे लोकेशनल 
क्लिअरन्स रद्द करण्याचा अधिकार शासनाकडे/ संचालनालयाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे . 

२. प्रस्तावाखालील लोकेशनल क्लिअरन्स प्राप्त प्रकल्पात समाविष्ट करावयाच्या वाढीव क्षेत्राचा तपशील सोबतच्या " अनुसूची- अ " 
मध्ये दर्शविण्यात आला असून , वाढीव क्षेत्रासह प्रकल्पाची हद्द दर्शविणारा नकाशा “ अनुसूची-ब ” अधिसूचनेसोबत जोडला आहे . 

३. उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गत वाढीव क्षेत्राच्या जमिनींचा तपशील आणि हद्दी दर्शविणारा नकाशा म्हणजेच “ अनुसूची- अ " 
आणि “ अनुसूची- ब " तसेच अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक 
महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील . 

( अ) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा ( पूर्व), मुंबई- ५१. 
( ब) जिल्हाधिकारी, ठाणे . 
( क ) सह संचालक , नगररचना, कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई . 
( ड ) सहायक संचालक , नगररचना , ठाणे शाखा, जि . ठाणे . 
४ . सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल 


पा 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६- १२ , २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 

अनुसूची- अ 
मौजे अंतर्ली, मौजे खोणी, मौजे हेदुटणे व मौजे कोळे, ता . कल्याण व मौजे उब्रोली, ता . अंबरनाथ , जि . ठाणे 
येथील पूर्व मंजूर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात येत असलेल्या जमिनीचा तपशील : 
अ . क्र . गावाचे नाव सर्व्हे क्र . 

( ४ ) 


क्षेत्र 


( हे . आर ) 


अंती 


२४ / ४ 
२४ / ५ 


****3แ 


२४ / ६ 
२९ / १ 

३१ 


9๐ 


खोणी 


: 


५ ६ / ३अ 
६५ / ५अ 
७३ पै . 

२६ / ब 
२९ / १ अ / १ पै. 

२९ / १ब / २ 
२९ / १ / ब / ३ 

२९ / २ 
२९ / ३ 
२९ / ४ 
२९ / ५ब 
२९ / ५अ 
२९ / ५अ 
३० / ४ 
३८ / २ब 
३८ / ७ 
३८ / ८ 
३९ / ३ 
३९ / ६अ 
४५ / १ 
५३/१अ 
५३/ २अ / २ 
५४ / २अ पै . 
५४ / ४अ पै . 


:****** 


० .२७५ 
० . ०८६ 
० . १२५ 
० .०९६ 
० . ६३० 
०.१७८ 
० . ३८५ 
० .१०८ 
० . ३७४ 
० .३७५ 
० .१७२ 
० . ५१० 
० .०९४ 
०. १६२ 
० .०४८ 
० . ४९० 
० . ३८३ 
० . २५० 
० . ३१६ 
० .०३० 
० .०४० 
० .२५० 
० .०६१ 
० . ०३८ 
० .१०६ 
० .६७७ 
० . १९२ 
० .१७७ 
० .०६७ 
० . ०१० 
० . ३०९ 
० . १३१ 
० .३०१ 
০ . ০০ 
० . ३३१ 
० . ०९६ 
० . ०८० 
० . १२६ 
, ० . ०६८ 
१. ७५१ 


******** 


५४/ ७ 


५५/ २अ पै . 


८० 


८१/ ३ 
८२ / १अ पै. 


१०१ 


* 


** 


१०२/ २क 
१०३ / ११ 
१०३/ २ 
१०४ / १० 
१०६ /१अ पै . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६ - १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


३१ 


अनुसूची- अ - समाप्त 


( ४ ) 


( हे . आर . ) 


AAA<<<<<< 


ormr0509Vo०-YMr2 32 


< 


हेदुटणे 


१०६ /१ब पै. 

१०६ / २ 
१०७ / २अ पै . 
१०७/ ३ 

१०८ 
१३९ / १ पै . 
१३९ / ३क 
१४६ 
१५१ 

१५२ 
१५७ / २ पै. 
१५८ /१अ 
१६९ / १ पै . 
१६९/ २अ पै. 

७२ / २ 

१३४ 
१४३/ १अ 
१५७ / ६ 
१५७/ १२ 
१७२/ १ 
१७२/ २ 
१७३ 
१९४ 
२०४/ ७ 
२०४/ ९क पै . 
२१५ / ६इ पै . 
२१५ / ६फ 
२१५ / ७ 
२१७ / ६ड 
२२० / ५ 
२२२ / १ 
२२२ / ४ 
२५६ / ७अ 
२५७/ २अ 
८२/ १ 


० .१०० 
० .०२५ 
० .१८० 
० . ०१३ 
०. ०८१ 
० . ०९० 
० . ४०० 
० . ०३० 
०. ०२० 
० .०३० 
० . ४९५ 
० . ०२० 
० . ०९३ 
० .०८५ 
० . ३१२ 
० . १३४ 
० .१५३ 

० . ०१ 
० . ४७६ 
० . ७९६ 
० . ५२९ 
० . ६५३ 
० .१७७ 
० . ०२५ 
० . ६२८ 
० .०५२ 
० . २८ 
० .१८ 
० . ९२ 
०. २ 
० .०६ 
० . ४४ 
० . ४२ 
० .०४ 
० .०४ 


AM: 


20: 


"" 


७४ 


७५ 


कोळे 


एकूण क्षेत्र . . 

१८. ७८५ हेक्टर 
५ . सदरची अधिसूचना नगररचना संचालनालयाच्या www. dtp. maharashtra. gov.in या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावी. 


नो . र. शेन्डे, 
संचालक , नगररचना, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 
TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 

MAHARASHTRA STATE , PUNE . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No RPMMR /Village-Hedutane & Otrs/ITP /CR -62 / 17 / TPV - 3 /3154 . — Whereas, the Government has 
sanctioned the Regional Plan for the Mumbai Metropolitan Region (hereinafter referred to as “ the said 
Regional plan ” ) vide Notification No. TPS. 1297 / 1094 /C .R . 116 /97 /UD - 12 , dated 23rd September 1999 
(hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) as per the provisions of section 15 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) and the said Regional 
Plan has come into force with effect from 1st December 1999 ; 

And whereas , the Government has sanctioned modifications to said Regional Plan under section 20 
(4 ) of the said Act, in respect of the Special Regulations for Development of Special Township Projects in 
the said Regional Plan area and subsequently some of the provisions of the aforesaid Special Township 
Project Regulations were amended from time to time (hereinafter collectively referred to as “ the said 
Special Township Regulations " ) ; 

And whereas , the Government has sanctioned a modification to the said Regional Plan under sub 
section (4 ) of section 20 of the said Act by modifying substantially the said Special Township Regulations 
and incorporated the same as Special Regulation for Development of Integrated Township Project, vide 
Notification No. TPS - 1816 / C . R . 368/ 15 /20 ( 4 )/UD - 13, dated the 26th December 2016 ( hereinafter referred 
to as “ the said Regulation for Integrated Township Projects ” ) ; 

And whereas, the Government in Urban Development Department under section 44 ( 2 ) of the said 
Act, vide its Notification No. TPS . 1213 /116 /C .R .289 / 13/UD - 12 , dated 3rd March 2014 and as per the 
provisions of the said Special Township Regulations, has declared an area admeasuring approximately 
111- 47 .55 Ha. Are from the village Khoni and Antarli, Tal. Kalyan from the Ambernath , Kulgaon -Badlapur 
and Surrounding Notified Area , as the Special Township Project and granted the Locational Clearance to 
the same subject to the terms and conditions mentioned therein and thereafter the Government in Urban 
Development Department under section 44 (2 ) of the said Act, vide Notification No. TPS . 1213 /116 /C .R . 289/ 
(A )/ 13 / UD - 12 , dated 22nd August 2014 and as per the provisionsofthe said Special Township Regulations , 
has allowed the inclusion of additional area approx . 35 - 76 . 98 Ha. Are from the village Khoni and Antarli, 
Tal. Kalyan to the Special Township Project to which Locational Clearance has been granted by the 
Govermnent vide Notification dated 3rd March 2014 and the revised Locational Clearance to the Special 
Township Project with extended area is also granted by the Government subject to the terms and conditions 
mentioned therein ( hereinafter referred to as the “ said Special Township Project No. 1 ” ) ; 

And whereas, Government in Urban Development Department, under section 18 ( 3 ) with section 
44 ( 2 ) of the said Act vide Notification No.. TPS . 1213 / 116 / C . R . 289 /( B )/ 13 /UD - 12 , dated 22nd August 2014 
as per the provisions of the said Special Township Regulations has declared an area admeasuring approx . 
84 - 10 . 17 Ha. Are from village Hedutane and Kole ; Taluka Kalyan from the Notified area of 27 villages 
of Kalyan and Ambernath Tahsil, as the Special Township Project and granted the Locational Clearance 
to the same subject to the terms and conditionsmentioned therein (hereinafter referred to as the “ said 
Special Township Project No. 2 " ) ; 

And whereas, Government in Urban Development Department, under section 44 ( 2 ) of the said Act 
vide Notification No. TPS- 1214 / 1687 / C . R .78 / 15 /UD - 12 , dated 8th July 2015 as per the provisions of the 
said Special Township Regulations has declared an area admeasuring approx . 41- 35 . 73 Ha. Are from 
village Hedutane , Tal. Kalyan and village Umbroli , Tal. Ambernath , from the Notified area of 27 villages 
of Kalyan and Ambernath Tahsil, as the Special Township Project and granted the Locational Clearance 
to the same subject to the terms and conditions mentioned therein (hereinafter referred to as the “ said 
Special Township Project No. 3” ) ; 

And whereas , the area under Special Township Project No. 1 , 2 and 3 are situated in the jurisdiction 
of three various Planning Authorities/ Special Planning Authorities ; 

And whereas, considering the request of the Applicant Company, Government in Urban Development 
Department, as per the clause - 1 of the said regulation for Integrated Township Project , vide Notification 
No. TPS - 1217 /430 /CR -69 / 17 /UD - 12 , dated 20th April 2017 has allowed to amalgamate the area under 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६-१२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


३३ 


Special Township Project admeasuring approx. 147- 24 .53 Ha. Are. from village Khoni and Antarli , Tal. 
Kalyan , the area under Special Township Project admeasuring approx . 84 - 10 . 17 Ha. Are from village 
Hedutane and Kole , Tal. Kalyan and the area under Special Township Project admeasuring approx . 41 
35 . 73 Ha . Are from village Umbroli, Tal. Ambernath , for which the Government has already granted the 
Locational Clearance ; 

And whereas , M / s. Palava Dwellers Pvt. Ltd . (hereinafter referred to as “ Project Proponent ” ), as 
per the provisions of the said regulation for Integrated Township Project, has requested for addition of 
area admeasuring 18 . 785 Ha., into their abovesaid project ; 

And whereas, as per the clause 4 .5 of the said regulation for Integrated Township Project, the 
Director of Town Planning , Maharashtra State , on the request of Project Proponent, may grant to add or 
delete any area , not exceeding 25 % of the total area under Locational Clearance ; 

And whereas , the area as per the request of Project proponent to be added , is less than 25 % of the 
total area under Locational Clearance . 

Now , therefore, The Director of Town Planning , Maharashra State , Pune hereby grants permission 
to add the area 18 . 785 Ha. more specifically described in “ Schedule - A ” appended hereto , to the area of 
Integrated Township Project for which Locational Clearance has already been granted , subject to the 
following terms and conditions ; 
Terms and Conditions 

( 1) The terms and conditions mentioned in the Government Notifications No. TPS - 1217 /430 /CR -69/ 
17 /UD - 12 , dated 20th April 2017 shall be applicable for this proposal also . 


(2 ) Ownership /Development Rights of the said additional landsmust be with the Project Proponent . 

( 3 ) It shall be the responsibility of the Project Proponent to procure the proof of ownership of the said 
lands and to submit certified copies of ownership documents , revenue record and authorised measurement 
plan , ownership rights, the certified documents of proof of development rights to the concerned Collector 
before the Letter of Intent. 

( 4 ) The Lands in the said Integrated Township Project, which are parts of S . Nos . shall be incorporated 
in the Master Plan /layout only after the measurement of the Taluka Inspector of land Records . If such 
lands are found not to be contiguous, then such lands shall be stands automatically excluded from this 
Locational Clearance . 


(5 ) If the aforesaid Integrated Township Project includes the lands which are attracted by the 
provisions of Maharashtra Tenancy and Agricultural Land Act and have restricted tenure , the Project 
Proponent shall follow the appropriate procedure as per law to remove the such entries . After removal of 
such entries, the concerned Special Planning Authority shall grant the final approval to the Master Plan . 

(6 ) If the Record of Rights of lands in the said Integrated Township Project have entries in the 
‘ Other Rights column regarding agreement, bank loan , rights of other names , etc ., the Proponent shall 
do the needful regarding resolving the issues of such entries in the ‘Other Right column . The concerned 
Special Planning Authority shall make sure about the removal of such entries before sanctioning the 
Master Plan . 

(7 ) It shall be binding on the Project Proponent to obtain and submit the Environment Clearance 
from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change , Government of India and the appropriate 
authority of the State Government, at the time of sanction to the building permission to the concerned 
Special Planning Authority . Also the terms and conditions mentioned in the Environmental Impact 
Assessment Notification issued time to time by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change 
shall be binding on the Project Proponent. 

(8 ) It shall be the responsibility of the Project Proponent to dispose of the solid waste and waste 
water as per the criteria decided by the Maharashtra Pollution Control Board at their cost along with the 
provisions of the concerned Act and regulations. The necessary No objection Certificate in this regard 
shall be obtained by the Project Proponent from Maharashtra Pollution Control Board , before initiating 
the work of implementation of the Integrated Township Project. 


HTT Toh ( .3 . fq .) - 4 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


( 9 ) The terms and conditions imposed by the Water Resources Department and other concerned 
department of the State Government from time to time shall be binding on the Project Proponent. The 
existing nalas /water resources , etc . in the area of Integrated Township Project shall not be closed . 


( 10 ) It shall be binding on the Project Proponent to provide water supply as per the provision of the 
Special regulation for Development of Integrated Township Project at their cost and responsibility . The 
conditions ofWater Resources Department in these regards, from time to time are binding on the Project 
Proponent. 

( 11) The Project Proponent shall submit the proof for water supply alongwith the necessary documents, 
etc. to the said additional area as per the provision of the Integrated Township Project regulation , with 
the proposal of Master Plan being submitted to the concerned Special Planning Authority , for the approval 
as per the provision of the Integrated Township Project regulation . 

( 12 ) It shall be binding on the Project Proponent to provide the electricity as per the provision of 
Integrated Township Project regulation at their own cost and responsibility . The concerned Special 
Planning Authority shall obtained from the Project Proponent, the necessary permissions and also the 
firm commitment of electricity for the entire Integrated Township Project from the concerned power supply 
company before the approval of the Master Plan as per the provision of the Integrated Township Project 
regulation . 

( 13 ) The Project Proponent shall provide access road of required width as specified in prevailing 
Development Control Regulations but not less than 9.00mt. width to private and Government lands 
surrounded by the said Integrated Township Project . 


( 14 ) It shall be binding on the Project Proponent to kept intact the easement rights of public roads in 
the said Integrated Township Project. The existing roads / development Plan roads/ proposed roads shall 
be kept open for the general public . 

( 15 ) In the said Integrated Township Project area , the provision of C . D . work for the nala / canal 
with the approval of the concerned department shall be binding on the Project Proponent. Also in the said 
Integrated Township Project , the distance from the river , nalas , canals, lakes , and other water resources 
shall be kept by the Project Proponent as per the prevailing Development Control Regulations. 

( 16 ) The concerned Special Planning Authority shall ensure the quantum of land having slope 
equal to or more than 1 :5 as per the authorised Contour Plan , in the said project, whether such lands are 
specifically marked as such on the Regional Plan / Development Plan or not. 

( 17 ) The Project Proponent shall have to plan and earmark the lands at suitable locations for public 
purpose reservations along with the Development Plan proposals for the populations to be accommodated 
within the Integrated Township Project as per regulation and shall plan and develop the same at their 
own cost . 


( 18 ) The amendment/ orders etc. in the Regulation of Integrated Township Project from time to time 
shall be binding on the Project Proponent. 


( 19 ) If any document regarding the ownership or Development Rights of lands included in the 
project is found to be false or does not have the development rights and any judicial proceeding arise 
regarding the same, then it shall be the sole responsibility of the Project Proponent and in such 
circumstances the Locational Clearance granted in respect of such lands shall stand cancelled . 

( 20 ) If the terms and conditions mentioned above are not obeyed by the Project Proponent the 
powers/ rights of cancellation of the Locational Clearance granted to the additional area vide this notification 
are reserved with Government / Directorate . 

2 . The details of additional lands to be added to the said Integrated Township Project are given in 
Schedule - A ’ appended hereto , and the plan showing the boundaries of the said Integrated Township 
Project is given in Schedule - B appended hereto . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६ - १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


३५ 


3 . The details of land and the plan i.e . “ Schedule - A and Sehedule - B ’ shall be kept available for the 
inspection of the general public , during office hours on all working days at the following offices : 

(i) The Metropolitan Commissioner , Mumbai Metropolitan Region Development Authority , 
Bandra -Kurla Complex , Bandra ( E ), Mumbai, 

( ii ) The Collector, Thane . 

( iii ) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division , Konkan Bhavan , Third Floor , 
Navi Mumbai. 

(iv ) The Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Thane. 
4. This Notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra Government 
Gazette . 


“ Schedule — A ” 


Description of land added to the Notified Integrated Township Project at Village Antarli, Khoni, 
Hedutane , Kole, Taluka Kalyan and Village Umbroli, Taluka Ambernath , District Thane 
Sr . No. Name of Village Sr . No. 

Area (Ha.) 
( 2 ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 4 ) 


Antarli 


Khoni 


1 


24 /4 
24 / 5 
24 / 6 
29 / 1 

31 
56 / 3 A 
65 /5A 
73 PART 

26 / B 
29/ 1A / 1 PART 

29 / 1B / 2 
29/ 1 / B / 3 

29 / 2 
29 / 3 
29 / 4 
29 /5B 
29/5A 
29/5 A 

30 / 4 
38 /2B 
38 / 7 
38 /8 
39 / 3 
39/6A 
45 / 1 
53 / 1A 

53 /2A / 2 
54 /2A PART. 
54 /4A PART. 

54 / 7 
55 /2A PART. 

80 

81/ 3 
82/ 1A PART. 

101 
102 /2C 
103 /1A 


0 . 275 
0 . 086 
0 . 125 
0 .096 
0 .630 
0 . 178 
0 . 385 
0 . 108 
0 . 374 
0 .375 
0 . 172 
0 .510 
0 .094 
0 . 162 
0 .048 
0 .490 
0 . 383 
0 . 250 
0 .316 
0 .030 
0 . 040 
0 . 250 
0 . 061 
0 .038 
0 . 106 
0 .677 
0 . 192 
0 . 177 
0 . 067 
0 .010 
0 . 309 
0 . 131 
0 . 301 
0 . 700 
0 . 331 
0 .096 
0 .080 


2 


N 


32 


CuCuCuCuC 


33 


34 


35 
36 


37 


भाग एक ( म . उ.वि .) - ५अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६- १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


( 1 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


4 


co 


152 


38 

103 / 2 

0 . 126 
104 / 10 

0 . 068 
106 / 1A PART 

1 . 751 
106 / 1B PART 

0 . 100 
106 / 2 

0 .025 
107 /2A PART. 

0 . 180 
107 / 3 

0 .013 
108 

0 .081 
139 / 1 PART 

0 . 090 
139/ 3C 

0 .400 
146 

0 .030 
151 

0 .020 

0 .030 
157/2 PART 

0 .495 
158 / 1A 

0 .020 
169/ 1 PART . 

0 .093 
169/2A PART. 

0 .085 
Hedutane, 72 / 2 

0 . 312 
134 

0 . 134 
143 / 1A 

0 . 153 
157 /6 

0 .01 
157 / 12 

0 .476 
172 / 1 

0 . 796 
172 / 2 

0 .529 
173 

0 .653 
194 

0 . 177 
204 / 7 

0 .025 
204/ 9 C PART 

0 .628 
66 

215 /6E PART 

0 .052 
215 /6F 

0 . 28 
215 /7 

0 . 18 
217 /6D 

0 . 92 
220 / 5 

0 . 2 
222 / 1 

0 . 06 
222 / 4 

0 .44 
256 / 7A 

0 .42 
74 

257 /2A 

0 . 04 
Kole 82 / 1 

0 .04 
Total area . . 

18 . 785 
5 . This Notification shall also be made available on the Town Planning and Valuation Department 
Website -www . dtp .maharashtra . gov . in . 


64 


67 


68 


72 


75 


Pune , 


dated 16th June 2017 . 


N . R . SHENDE , 
Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६- १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ ३७ 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

विधान भवन , मुंबई ,दिनांक १६ जून २०१७ 
क्रमांक १/ दोन /१६६८९ / क -१. - श्रीमती सुजाता दि . राऊत , लेखापाल यांची या सचिवालयातील ( वेतन बँड रुपये ९३००- ३४८०० 
अधिक ग्रेड वेतन रुपये ४८०० ) या वेतनसंरचनेतील अनारक्षित असलेल्या “ कक्ष अधिकारी ” या रिक्त पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात येत 


आहे . 


Maharashtra State Public Services, Reservation for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , 
De -notified Tribes (Vimukta Jatis ), Nomadic Tribes, Special Backward Category and other Back 
ward Classes Act , 2001 या अधिनियमान्वये अनुसूचित जाती / जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील 
शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आरक्षण लागू केले असून त्यानुसार शासनाने क्र . बीसीसी- २००१/१८८७ / 
प्र.क्र . ६४ / ०१/१६-बी, दिनांक २५ मे २००४ हा शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. उपरोक्त अधिनियम व शासन निर्णयास मा . उच्च न्यायालय, 
मुंबई येथे काही याचिकांन्वये आव्हान देण्यात आले असून , प्रस्तुत याचिका मा . उच्च न्यायालयासमोर आजमितीस प्रलंबित आहेत . 

श्रीमती राऊत, लेखापाल यांची उपरोक्त प्रमाणे “ कक्ष अधिकारी ” पदावर पदोन्नतीने करण्यात आलेली नियुक्ती ही प्रस्तुत याचिकांच्या 
अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून करण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

ऋतुराज ज . कुडतरकर , 

उप सचिव , 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 


नया 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ -१२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 
MAHARASHTRA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY 

105 , High Court, PWD Building , 
Mumbai 400 032, dated the 23rd June 2017 

NOTIFICATION 


LEGAL SERVICES AUTHORITIES ACT , 1987. 

No.MSLSA / 2017 / 935 . - In exerise of powers conferred by section 29 - A of the Legal Services 
Authorities Act , 1987 ( 39 of 1987 ), the Maharashtra State Legal Services Authority is herby pleased 
to make the following amendment in Regulation 18 ( i) of Maharashtra State Legal Services 
Authority Regulations, 1998 for the purposes of giving effect to the provisions of the said Act , 
namely : 

1. This regulation may be called the Maharashtra State Legal Services Authority (4th 
Amendment) Regulation , 2017 . 

2 . In the regulation 18 of the Maharashtra State Legal Services Authority Regulation , 1998 
(hereinafter referred to as the “ the principal regulations” ) following scheduled be substituted in 
respect of Para L . 

Schedule 

[see Regulation 18 ( 1 )] 
( Details of fees paid to Adovocates as the Legal Aid Panels and others ) 


1 . Remand Advocate 


Rs.600 /- per day in Mumbai 
Rs.500 /- per day at other places. 


2 -a . Visit to Jail. 

Rs. 1, 000/ - per day all over 

Maharashtra including transport. 
2 -b . Visit to Observation Home, 

Mental Hospital, Police Station Rs.600 /- per day in Mumbai 
and other places as per directions. Rs.500 / -per day at other places 

including transport . 


By order and in the name of 
Maharashtra State Legal Services Authority , 


SANJAY YADAV , 
I/c. Member Secretary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


३९ 


___ संकीर्ण अधिसूचना 
THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


. . 


UUSU 


- 


No. A - 1201/ 2017 / 1777. — The Hon ble the Chief Justice and the Hon ble Judges have been 
pleased to make the following postings : 
Name and Present posting 

New posting 
1. Shri Shete S . G . 

Judge , City Civil Court and Additional 
District Judge - 1 and Additional 

Sessions Judge , Mumbai. 
Sessions Judge , Aurangabad . 
2 . Shri Padalkar V . S . 

Judge , City Civil Court and Additional 
District Judge -3 and Additional 

Sessions Judge , Mumbai. 
Sessions Judge , Aurangabad . 
3. Shri Kaloti A . S . 

Judge, City Civil Court and Additional 
District Judge- 2 and Additional 

Sessions Judge , Mumbai. 
Sessions Judge , Buldhana. 
4 . Shri Yawalkar A . L . 

Judge , City Civil Court and Additional 
District Judge - 1 and Additional 

Sessions Judge , Mumbai. 
Sessions Judge , Nanded . 
Shri Azmi M . S . 

Judge, City Civil Court and Additional 
District Judge -4 and Additional 

Sessions Judge , Mumbai. 
Sessions Judge , Nagpur. 
Shri Agrawal G . O . (* ) 

Judge , City Civil Court and Additional 
District Judge - 2 and Additional 

Sessions Judge , Mumbai. 
Sessions Judge , Nanded . 
7. Shri Umar M . M . 

Judge , City Civil Court and Additional 
District Judge -5 and Additional 

Sessions Judge , Mumbai. 
Sessions Judge, Nagpur. 
Shri Nandedkar K . P . 

Judge, City Civil Court and Additional 
District Judge - 2 and Additional 

Sessions Judge , Mumbai. 
Sessions Judge , Jalgaon 
Shri Kurtadikar M . V . 

Judge , City Civil Court and Additional 
District Judge - 1 and Additional 

Sessions Judge , Mumbai. 
Sessions Judge, Nilanga , Latur. 
Shri Vedpathak S . G . 

Judge , City Civil Court and Additional 
District Judge - 3 and Additional 

Sessions Judge , Mumbai. 
Sessions Judge , Kolhapur . 
Shri Vidwans V . V . 

Judge , City Civil Court and Additional 
District Judge - 3 and Additional 

Sessions Judge , Mumbai. 
Sessions Judge , Beed . 
12 . Shri Barde V . C . 

Judge, City Civil Court and Additional 
District Judge- 8 and Additional 

Sessions Judge , Mumbai. 
Sessions Judge , Nagpur. 

(On Repatriation ) 
13 . Smt. Baraliya M . A . 

Judge, City Civil Court and Additional 
Member Motor Accident Claims 

Sessions Judge , Mumbai. 
Tribunal, Nagpur. 


. . 


SUAS 


yo 


80 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६- १२ , २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


Name and Present Posting 


New Posting 


Judge, City Civil Court and Additional 
Sessions Judge , Mumbai. 


Judge , City Civil Court and Additional 
Sessions Judge , Mumbai. 


16 . 


Judge, City Civil Court and Additional 
Sessions Judge , Dindoshi, Mumbai. 


Additional, Chief Judge Small Causes 
Court , Mumbai. 


. AUTO 


Adhoc District Judge , Small Causes , 
Court and Additional Session Judge , 
Mumbai. 


21. 


14 . Shri Mudholkar U . M . 

District Judge- 2 and Additional 

Sessions Judge , Pandharpur , Solapur . 
15 . Shri Sirsikar A . N . 

District Judge -4 and Additional 
Sessions Judge , Satara . 
Shri Deshmukh J. V . (* ) 
District Judge - 1 and Additional 

Sessions Judge , Kandhar, Nanded . 
17 . Shri Salunkhe S . R . 

District Judge- 9 and Additional 

Sessions Judge , Kolhapur . 
18 . Shri Khan Adil M . (* ) 

Adhoc District Judge - 1 and 
Additional Session Judge , Bhokar , 

Nanded . 
19 . Shri Bhasme A . B . 

Adhoc District Judge - 3 and 
Assistant Session Judge , Nanded . 
Shri Choudhary P . R . 
Adhoc District Judge - 3 and 
Assistant Session Judge , Solapur . 
Shri Bhavake P . R . 
Judge , City Court and Additional 
Sessions Judge , Mumbai. 
Shri Shrimangale N . N . 
District Judge- 3 and Additional 

Sessions Judge , Ahmednagar. 
23 . Shri Deshpande H . M . 

District Judge -4 and Additional 

Sessions Judge , Ahmednagar. 
24. Shri Pande R . M . 

District Judge- 5 and Additional 
Sessions Judge , Ahmednagar . 
Shri Bhillare A . B . 
District Judge - 10 and Additional 

Sessions Judge , Pune. 
26 . Smt. Deo A . D . 

District Judge-6 and Additional 

Sessions Judge , Ahmednagar. 
27 . 

Shri Navandar S . R . 
District Judge -7 and Additional 

Sessions Judge , Ahmednagar . 
28 . Shri Inamdar S . G . 

District Judge- 8 and Additional 

Sessions Judge , Ahmednagar. 
29 . Shri Mohite V . G . 

District Judge - 9 and Additional 
Sessions Judge , Ahmednagar . 


Adhoc District Judge, Small Causes , 
Court and Assistant Session Judge , 
Mumbai. 
Adhoc District Judge , Small Causes, 
Court and Assistant Session Judge , 
Mumbai. 
District Judge- 3 and Additional Session 
Judge , Ahmednagar vice Shri N . N . 
Shrimangale . 
District Judge - 4 and Additional Session 
Judge , Ahmednagar vice Shri H . M . 
Deshpande . 
District Judge -5 and Additional Session 
Judge , Ahmednagar vice Shri R . M . 
Pande . 
District Judge-6 and Additional Session 
Judge , Ahmednagar vice Smt. A . D . 
Deo . 
District Judge- 7 and Additional Session 
Judge , Ahmednagar vice Shri S . R . 
Navandar . 
District Judge -8 and Additional Session 
Judge , Ahmednagar vice Shri S . G . 
Inamdar. 
District Judge - 9 and Additional Session 
Judge, Ahmednagar vice Shri V . G . 
Mohite . 
District Judge - 10 and Additional Session 
Judge , Ahmednagar vice Smt. S . R . 
Pahade . 
District Judge- 11 and Additional Session 
Judge , Ahmednagar vice Shri B . R . 
Gupta . 


25 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६ -१२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


४१ 


Name and Present Posting 


New Posting 
. . District Judge - 12 and Assistant Session 

Judge , Ahmednagar . 


District Judge - 13 and Assistant Session 
Judge, Ahmednagar . 


Adhoc District Judge- 1 and Additional 
Session Judge, Ahmednagar, vice 
Shri A . N . Choure transferred . 
District Judge - 1 and Additional Session 
Judge Sangamner , Ahmednagar , vice 
Shri S . M . Bhagat transferred . 
District Judge - 2 and Additional Session 
Judge Achalpur , Amravati, vice 
Shri S . B . Hedaoo transferred . 
District Judge - 3 and Additional Session 
Judge Achalpur , Amravati. 


34. 


. 


. . 


30 . Smt. Pahade S . R . 

District Judge- 10 and Asistant 

Session Judge , Ahmednagar . 
31 . Shri Gupta B . R . 

District Judge - 11 and Assistant 

Session Judge, Ahmednagar . 
32. Smt. Pardeshi R . P . (* ) 

Adhoc District Juge- 1 and 

Addtional Session Judge , Jalna . 
33 . Shri Sharma S . S . 

District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Beed . 
Shri Sayeed A . A . (* ) 
Judge, City Civil Court and Additional 

Session Judge, Mumbai. 
35 . Shri Shah A . K . 

District Judge- 2 and Additional 

Session Judge , Washim . 
36 . Shri Patil V . V . 

Judge , City Civil Court and Additional 

Sessions Judge , Mumbai. 
37 . Shri Mahajan H . S . 

Judge , City Civil Court and Additional 

Session Judge, Mumbai. 
38 . 

Shri Shinde D . S . 
Judge , City Civil Court and Additional 

Session Judge, Dindoshi, Mumbai. 
39 . Shri Telgaonkar U . L . 

District Judge- 2 and Additional Session 
Judge , Aurangabad . 
Shri Syed M . M . 
District Judge -4 and Additional 

Session Judge , Aurangabad . 
41. Shri Gosavi S . S . 

District Judge - 5 and Additional 
Session Judge , Aurangabad . 
Shri Shinde Pralhad S . 
District Judge -6 and Additional 

Session Judge , Aurangabad . 
43 . Smt. Karnik P . P . 

District Judge -7 and Additional 
Session Judge , Aurangabad . 
Smt. Ghadge N . T . 
Adhoc District Judge - 1 and 
Additional Session Judge , Raigad at 
Alibag . 


40. 


District Judge - 1 and Additional Session 
Judge , Aurangabad vice Shri S . G . 
Shete transferred . 
District Judge - 2 and Additional Session 
Judge , Aurangabad , vice Shri U . L . 
Telgaonkar. 
District Judge - 3 and Additional Session 
Judge , Aurangabad , vice Shri V . S . 
Padalkar transferred . 
District Judge -4 and Additional Session 
Judge , Aurangabad , vice Shri M . M . 
Syed . 
District Judge -5 and Additional Session 
Judge , Aurangabad , vice Shri S . S . 

Gosavi. 
District Judge - 6 and Additional Session 
Judge, Aurangabad, vice Shri Pralhad 
S. Shinde. 
District Judge - 7 and Additional Session 
Judge , Aurangabad , vice Smt. P . P . 
Karnik . 
District Judge - 8 and Additional Session 
Judge , Aurangabad , vice Shri R . R . 
Kakani transferred . 
Adhoc District Judge - 1 and 
Additional Session Judge , Aurangabad 
vice Shri B . P . Kshirsagar transferred . 


: . 


44 


HTT ( .3 . fq .) - & 


46 . 


48 . 


Sh . 


४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६- १२ , २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 
Name and Present Posting 

New Posting 
45 . Shri Datir C. S. 

. . Adhoc District Judge - 2 and 
Adhoc District Judge - 3 and 

Assistant Session Judge , Aurangabad 
Assistant Session Judge , 

vice Shri A . H . Sayyed transferred . 
Aurangabad . 
Shri Salunkhe A . D . 

Adhoc District Judge - 3 and 
Adhoc District Judge -4 and 

Assistant Session Judge , Aurangabad 
Assistant Session Judge , 

vice Shri C . S . Datir . 
Aurangabad . 
47 . Shri Gaidhani S . B . 

District Judge - 1 and 
District Judge -5 and 

Additional Session Judge , Vaijapur, 
Additional Session Judge , 

Aurangabad vice Shri K . A . Kothekar 
Kalyan , Thane. 

transferred . 
Shri Gavhane V . B . 

Adhoc District Judge - 1 and 
Adhoc District Judge-2 and 

Assistant Session Judge , Vaijapur , 
Assistant Session Judge , 

Aurangabad vice Shri K . B . Ippar 
Vaijapur , Aurangabad . 

transferred . 
Shri Choudhari K . R . 

District Judge - 2 and 
Judge , City Civil Court and 

Additional Session Judge , Beed 
Additional Session Judge , 

vice Shri S . S . Sharma transferred . 
Mumbai. 
50. Shri Wagh B . V . 

District Judge- 3 and 
District Judge - 4 and 

Additional Session Judge , Beed 
Additional Session Judge , 

vice Shri V . V . Vidwans transferred . 
Beed . 
51. Shri Gandhi A . S . 

District Judge- 4 and 
District Judge -5 and 

Additional Session Judge , Beed 
Additional Session Judge , 

vice Shri B . V . Wagh . 
Beed . 
52 . Shri Pol U . T . 

. . District Judge -5 and 
District Judge-6 and 

Assistant Session Judge , Beed 
Assistant Session Judge , 

vice Shri A . S . Gandhi. 
Beed . 
Shri Baig M . J. J. 

Adhoc District Judge - 1 and 
Adhoc District Judge - 2 and 

Assistant Session Judge , Beed 
Assistant Session Judge , 

vice Shri R . S . Patil transferred . 
Beed . 
54 . Smt. Shaikh Nazeera M . 

Adhoc District Judge - 2 and 
Adhoc Judge , City Civil Court and 

Assistant Session Judge , Beed 
Assistant Session Judge , Dindoshi, 

vice Shri M . J . J . Baig . 
Mumbai. 
55 . Shri Choure A . N . 

Adhoc District Judge - 1 and 
Adhoc District Judge - 1 and 

Additional Session Judge , Majalgaon , 
Additional Session Judge , 

Beed vice Shri D . G . Raje . 
Ahmednagar. 
56. Shri Raje D . G . 

Adhoc District Judge - 2 and 
Adhoc District Judge - 1 and 

Additional Session Judge , Majalgaon , 
Additional Session Judge , Majalegaon , 

Beed . 
Beed . 


53. 


. . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६ - १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


४३ 


60 . 


61. 


Name and Present Posting 

New Posting 
57 . Shri Tiwari R . S . (* ) 

District Judge - 1 and 
District Judge - 1 and 

Additional Session Judge , Buldhana 
Additional Session Judge , 

vice Shri P . L . Gajbhiye transferred . 
Malegaon , Nashik . 
58 . Shri Patil A . M . 

District Judge -2 and 
District Judge- 3 and 

Additional Session Judge , Buldhana 
Additional Session Judge , 

vice Shri A . S . Kaloti transferred . 
Buldhana. 
59. Shri Kshirsagar A . D . 

District Judge - 3 and 
District Judge - 1 and 

Additional Session Judge, Buldhana 
Additional Session Judge , 

vice Shri A . M . Patil. 
Palghar , Thane. 
Shri Gajbhiye P . L . 

District Judge - 1 and 
District Judge- 1 and 

Additional Session Judge , Dhule 
Additional Session Judge , 

vice Shri Sudhir S . Shinde. 
Buldhana . 
Shri Shinde Sudhir S . 

District Judge -2 and 
District Judge - 1 and 

Additional Session Judge , Dhule 
Additional Session Judge , 

vice Shri S . M . Deshpande. 
Dhule . 
62 . Shri Deshpande S . M . 

District Judge - 3 and 
District Judge -2 and 

Additional Session Judge , Dhule . 
Additional Session Judge , 

Dhule . 
63. Shri Bangar S . E . 

District Judge - 4 and 
Judge , City Civil Court and 

Assistant Session Judge , Dhule . 
Assistant Session Judge , 

Mumbai. 
64 . Shri Sayyed A . H . 

Adhoc District Judge - 1 and 
Adhoc District Judge - 2 and 

Assistant Session Judge , Dhule 
Assistant Session Judge , 

vice Shri S . B . Salunkhe transferred . 
Aurangabad . 
65 . Shri Ladekar P . Y . 

District Judge - 2 and 
District Judge - 11 and 

Additional Session Judge, Jalgaon , 
Additional Session Judge , 

vice Shri K . P . Nandedkar transferred . 
Pune. 
66 . Shri Pande Rajeev P . 

District Judge - 1 and 
Additional Chief Judge 

Additional Session Judge , Amalner, 
Small Causes Court , Mumbai. 

Jalgaon , vice Shri D . E . Kothalikar . 
67. Shri Kothalikar D . E . 

District Judge - 2 and 
Distric Judge - 1 and Additional 

Additional Session Judge , Amalner , 
Session Judge , Amalner , Jalgaon . 

Jalgaon . 
68 . Shri Dorle S . P . 

District Judge - 1 and 
Distric Judge - 1 and Additional 

Additional Session Judge , Bhusawal, 
Session Judge , Kelapur, Yavatmal. 

Jalgaon , vice Shri Sanjay K . Kulkarni 

transferred . 
69 . Smt. Dhote M . J. 

District Judge - 1 and 
District Judge - 3 and Additional 

Additional Session Judge , Jalna , 
Session Judge, Pune. 

vice Smt. A . V . Rotte . 
(* ) Judicial Officers not due for transfer and who are transferred on their request are not entitled to Transfer 

Grants /Allowances . 
HTT Toh ( .3 . 19 .) - & 37 


. . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप- विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६- १२ , २०१७/ आषाढ १५ - २१ , शके १९३९ 


Name and Present Posting 


New Posting 


District Judge - 2 and 
Additional Session Judge , Jalna, 
vice Shri V . S . Deshpande transferred . 


District Judge - 3 and 
Assistant Session Judge , Jalna, 
vice Shri N . P . Kapure . 
District Judge - 4 and 
Additional Session Judge , Jalna . 


Adhoc District Judge - 1 and 
Assistant Session Judge, Jalna 
vice Smt. R . P . Pardeshi transferred . 


Adhoc District Judge- 2 and 
Assistant Session Judge , Jalna 
vice Smt. S . V . Potdar . 


. . 


Adhoc District Judge - 3 and 
Assistant Session Judge , Jalna . 


70. Smt. Rotte A . V . 

District Judge- 1 and Additional 
Session Judge Jalna. 

(On Repatriation ) 
71. Shri Kanthale S . S . 

Joint Director Judicial Officers 

Training Institute , Nagpur . 
72 . Shri Kapure N . P. 

District Judge- 3 and Additional 

Session Judge, Jalna. 
73. Shri Potdar S . V . 

Adhoc District Judge - 2 and 
Assistant Session Judge , 

Jalna. 
74 . Shri Mishra R . M . 

Adhoc District Judge - 3 and 
Assistant Session Judge , 

Jalna . 
75 . Shri Korhale S . B . (* ) 

Adhoc District Judge - 3 and 
Assistant Session Judge , 

Khamgaon , Buldhana . 
76 . Shri Boche K . D . 

District Judge -4 and 
Additional Session Judge , 

Kolhapur. 
77. Smt. Kadam A . U . 

District Judge- 5 and 
Additional Session Judge , 

Kolhapur. 
78 . Shri Bile L . D . 

District Judge -6 and 
Additional Session Judge , 

Kolhapur . 
79. Shri Shete A . M . 

District Judge- 7 and 
Additional Session Judge, 
Kolhapur. 
Smt. Nimbalkar R . S . 
District Judge-8 and 
Assistant Session Judge , 

Kolhapur. 
81. Shri Nagalkar P . M . 

Adhoc Judge , City Civil Court and 
Assistant Session Judge , Mumbai. 


District Judge - 3 and 
Additional Session Judge , Kolhapur 
vice Shri S . G . Vedpathak transferred . 


District Judge - 4 and 
Additional Session Judge, Kolhapur 
vice Shri K . D . Boche . 


District Judge - 5 and 
Additional Session Judge , Kolhapur 
vice Smt. A . U . Kadam . 


District Judge -6 and 
Additional Session Judge, Kolhapur 
vice Shri L . D . Bile . 


an 


District Judge -7 and 
Assistant Session Judge , Kolhapur 
vice Shri A . M . Shete . 


Adhoc District Judge - 3 
and Assistant Session Judge , 
Kolhapur. 


(* ) Judicial Officers not due for transfer and who are transferred on their request are not entitled to Transfer 

Grants /Allowances . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६- १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


Name and Present Posting 


New Posting 


. . Adhoc District Judge - 1 and 

Additional Session Judge , Latur. 
vice Shri D . P . Ragit . 
Adhoc District Judge - 2 and 
Assistant Session Judge, Latur. 


82 . Shri Pathan M . S . 

Adhoc District Judge - 2 and 

Additional Session Judge , Nashik . 
83. Shri Ragit D . P. 

Adhoc District Judge - 1 and 

Assistant Session Judge , Latur . 
84 . Shri Ranpise S . V . 

Judge City Civil Court and 

Additional Session Judge, Mumbai. 
85 . Shri Gaikwad Vijay P . 

Member Industrial Court, Jalna . 


. . 


86 . Smt. Ingle V . P . 

District Judge- 1 and Additional 

Session Judge , Nagpur. 
87. Shri Jaiswal 0 . P . 

District Judge- 2 and Additional 

Session Judge, Nagpur. 
88. Shri Das S . S . 

District Judge - 3 and Additional 

Session Judge, Nagpur. 
89 . Shri Munghate S . C . 

District Judge - 6 and Additional 

Session Judge , Nagpur . 
90 . Shri Akali T. S . 

District Judge- 7 and Additional 

Sessions Judge , Nagpur . 
91. Shri Bhalerao S . T . 

District Judge - 9 and Additional 

Session Judge, Nagpur. 
92 . Smt. Raut A . C . 

District Judge - 10 and Additional 
Session Judge , Nagpur . 

(On Repatriation ) 
93 . Shri Kazi A . S . 

Member Motor Accident Claims 

Tribunal, Mumbai. 
94 . Smt. Mitkari T . G . 

District Judge - 11 and Additional 

Session Judge , Nagpur . 
95 . Smt. Deshpande M . M . 

District Judge - 12 and Additional 

Session Judge , Nagpur . 
96 . Shri Kulkarni Sanjay K . 

District Judge - 1 and Additional 
Session Judge , Bhusawal, Jalgaon . 


District Judge - 1 and Additional 
Session Judge , Nilanga , Latur 
vice Shri M . V . Kurtadikar transferred . 
District Judge - 1 and Additional 
Session Judge , Nagpur 
vice Smt. V . P . Ingle . 
District Judge - 2 and Additional 
Session Judge , Nagpur 
vice Shri O . P . Jaiswal. 
District Judge - 3 and Additional 
Session Judge, Nagpur 
vice Shri S . S . Das. 
District Judge - 4 and Additional 
Session Judge, Nagpur 
vice Shri Vasant B . Kulkarni transferred . 
District Judge- 5 and Additional 
Session Judge , Nagpur 
vice Shri M . M . Umar transferred . 
District Judge-6 and Additional 
Session Judge , Nagpur 
vice Shri S . C . Munghate . 
District Judge - 7 and Additional 
Session Judge , Nagpur 
vice Shri T. S . Akali . 
District Judge - 8 and Additional 
Session Judge , Nagpur 
vice Shri V . C . Barde transferred . 


District Judge - 9 and Assistant 
Session Judge , Nagpur 
vice Shri S . T . Bhalerao . 
District Judge - 10 and Additional 
Session Judge , Nagpur 
vice Smt. A . C . Raut. 
District Judge- 11 and Additional 
Session Judge , Nagpur 
vice Smt. T . G . Mitkari. 
District Judge - 12 and Additional 
Session Judge , Nagpur 
vice Smt. M . M . Deshpande. 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६- १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


Name and Present Posting 


New Posting 


District Judge - 13 and 
Assistant Sessions Judge , 
Nagpur vice Shri S . H . Gwalani 
transferred . 
Adhoc District Judge -5 and 
Additional Sessions Judge , 
Nagpur vice Shri Nasirhusen M . Jamadar . 


Adhoc District Judge -6 and 
Assistant Sessions Judge , 
Nagpur. 


97 . Shri Deshpande Shailesh S . 

Judge , City Civil Court and 
Assistant Sessions Judge , 

Mumbai. 
98 . Shri Kshirsagar B . P . 

Adhoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge, 

Aurangabad . 
99 . Shri Jamadar Nasirhusen M . 

Adhoc District Judge -5 and 
Assistant Sessions Judge , 

Nagpur . 
100 . Shri Jagtap S . R . 

District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Khed -Rajgurunagar, Pune. 
101. Smt. Deshpande Manjusha V . 

District Judge- 3 and 
Additional Sessions Judge , 

Nanded . 
102 . Shri Gurao G . B . 

District Judge - 4 and 
Additional Sessions Judge , 

Nanded . 
103 . Shri Kharat S . S . 

Additional Chief Judge , 
Small Causes Court , 

Mumbai. 
104 . Shri Shaikh M . S . (* ) 

Adhoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Achalpur, Amravati . 
105 . Shri Bharuka S . J. 

District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Vasai, Thane. 
106 . Shri Kakani R . R . 

District Judge- 8 and 
Additional Sessions Judge , 

Aurangabad . 
107 . Shri Gimekar N . G . 

District Judge - 7 and 
Additional Sessions Judge , 

Pune. 
108 . Shri Vaishnav R . R . 

District Judge- 4 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Nanded vice Shri A . L . Yawalkar 
transferred . 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 
Nanded vice Shri G . O . Agrawal 
transferred . 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , 
Nanded vice Smt. Manjusha V . 
Deshpande . 
District Judge - 4 and 
Assistant Sessions Judge , 
Nanded vice Shri G . B . Gurao . 


al. 


Adhoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Bhokar , Nanded , 
vice Shri Adil M . Khan transferred . 
District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Biloli, Nanded , 
vice Shri A . K . Patil transferred . 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Kandhar , 
Nanded vice Shri J. V . Deshmukh 
transferred . 
District Judge -4 and 
Additional Sessions Judge , Nashik , 
vice Shri R . R . Vaishnav. 


District Judge -5 and 
Additional Sessions Judge , Nashik , 
vice Shri N . K . Brahme transferred . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६- १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


४७ 


Name and Present Posting 


New Posting 


District Judge - 9 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik , 
vice Shri G . P . Deshmukh . 


District Judge- 10 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik . 


Adhoc District Judge - 2 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik , 
vice Shri M . S . Pathan transferred . 


Adhoc District Judge - 3 and 
Assistant Sessions Judge, Nashik 


District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , Malegaon , 
Nashik vice Shri R . S . Tiwari transferred . 


District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , Malegaon , 
Nashik vice Shri Ali S . A . S . M . 


109. Shri Bodhankar M . S . 

Judge, City Civil Court and 
Assistant Sessions Judge, 

Mumbai. 
110 . Shri Deshmukh G . P . 

District Judge - 9 and 
Assistant Sessions Judge, 

Nashik . 
111 . Shri Deshmukh W . A . 

Adhoc District Judge - 3 and 
Assistant Sessions Judge , 

Nashik . 
112 . Shri Jogdand B . L . 

Adhoc District Judge - 4 and 
Assistant Sessions Judge, 

Nashik . 
113 . Shri Ali S . A . S . M . 

District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 

Malegaon , Nashik . 
114 . Shri Belkar S . M . 

District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , 

Malegaon , Nashik . 
115 . Shri Magare S . C . (* ) 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Ahmedpur , Latur . 
116 . Shri Mohabey A . G . 

District Judge- 2 and 
Assistant Sessions Judge , 

Niphad , Nashik . 
117 . Shri Ghatpande R . S . 

District Judge- 3 and 
Additional Sessions Judge , 

Niphad , Nashik . 
118 . Shri Auti A . A . 

District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 

Osmanabad . 
119 . Shri Patil P . J. 

District Judge- 3 and 
Additional Sessions Judge, 

Osmanabad . 
120 . Shri Rokade R . N . 

District Judge - 4 and 
Additional Sessions Judge , 
Osmanabad . 


District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , Niphad , 
Nashik vice Shri A . G . Mohabey . 


District Judge - 3 and 
Assistant Sessions Judge , Niphad , 
Nashik vice Shri R . S . Ghatpande . 


District Judge -4 and 
Additional Sessions Judge , Niphad , 
Nashik . 


District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , Osmanabad 
vice Shri S . I. Pathan transferred . 


District Judge- 2 and 
Additional Sessions Judge , Osmanabad 
vice Shri A . A . Auti. 


District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge, Osmanabad 
vice Shri P . J. Patil. 


४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६- १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 
Name and Present Posting 

New Posting 
121. Shri Kanade A . P . 

District Judge -4 and 
District Judge -5 and 

Assistant Sessions Judge , Osmanabad , 
Assistant Sessions Judge, 

vice Shri R . N . Rokade. 
Osmanabad . 
122 . Shri Utpat R . V . 

Adhoc District Judge - 2 and 
Adhoc District Judge - 3 and 

Assistant Sessions Judge, Bhoom , 
Assistant Sessions Judge, 

Osmanabad . 
Raigad at Alibag . 
123 . Shri Salunkhe S . B . 

Adhoc District Judge - 1 and 
Adhoc District Judge - 1 and 

Additional Sessions Judge , Omerga , 
Additional Sessions Judge , 

Osmanabad . 
Dhule . 
124 . Shri Sadrani R . M . 

District Judge - 1 and 
District Judge - 2 and 

Additional Sessions Judge , Parbhani, 
Additional Sessions Judge , 

vice Shri K . K . Jahagirdar transferred . 
Parbhani. 
125 . Shri Harne A . D . 

District Judge - 2 and 
District Judge - 3 and 

Additional Sessions Judge, Parbhani, 
Additional Sessions Judge , 

vice Shri R . M . Sadrani. 
Parbhani. 
126 . Shri Kashyap D . V . 

Adhoc District Judge - 2 and 
Adhoc Judge , City Civil Court, and 

Assistant Sessions Judge , Parbhani, 
Assistant Sessions Judge, 

vice Shri S . A . Shrikhande . 
Dindoshi, Mumbai. 
127 . Shri Shrikhande S . A . 

Adhoc District Judge - 3 and 
Adhoc District Judge - 2 and 

Assistant Sessions Judge, Parbhani. 
Assistant Sessions Judge, 

Parbhani. 
128 . Shri Lambe M . B . 

District Judge - 1 and 
District Judge - 3 and 

Additional Sessions Judge , Basmatnagar , 
Additional Sessions Judge , 

Parbhani, vice Shri D . N . Argade 
Raigad at Alibag . 

transferred . 
129 . Shri Pathan S . I . 

District Judge - 1 and 
District Judge - 1 and 

Additional Sessions Judge , Hingoli, 
Additional Sessions Judge , 

Parbhani, vice Shri M . P . Divate 
Osmanabad . 

transferred . 
130 . Shri Jahagirdar K . K . (* ) 

District Judge - 3 and 
District Judge- 1 and 

Additional Sessions Judge , Pune, 
Additional Sessions Judge , 

vice Smt. M . J. Dhote transferred . 
Parbhani. 
131. Shri Sardesai R . N . (* ) 

District Judge -4 and 
District Judge- 1 and 

Additional Sessions Judge , Pune , 
Additional Sessions Judge , Mangaon , 

vice Shri D . G . Murumkar . 
Raigad at Alibag . 
132. Shri Murumkar D . G . 

District Judge- 5 and 
District Judge - 4 and 

Additional Sessions Judge, Pune, 
Additional Sessions Judge , 

vice Shri A . G . Bilolikar transferred . 
Pune . 


(* ) Judicial Officers not due for transfer and who are transferred on their request are not entitled to Transfer 

Grants /Allowances . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६- १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


Name and Present Posting 


New Posting 


District Judge - 7 and 
Additional Sessions Judge , Pune, 
vice Shri N . G . Gimekar transferred . 


District Judge - 10 and 
Additional Sessions Judge, Pune, 
vice Shri A . B . Bhillare transferred . 


District Judge- 11 and 
Additional Sessions Judge , Pune , 
vice Shri P . Y . Ladekar transferred . 


District Judge - 12 and 
Additional Sessions Judge , Pune , 
vice Shri D . D . Deshmukh . 


wa 


District Judge - 13 and 
Additional Sessions Judge , Pune , 
vice Shri S . B . Bahalkar . 


District Judge - 14 and 
Additional Sessions Judge , Pune, 
vice Shri M . R . Purwar . 


133 . Shri Mahatme A . S . 

Judge, City Civil Court and 
Additional Sessions Judge , 

Mumbai. 
134 . Shri Patil A . K . 

District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge, 

Biloli, Nanded . 
135 . Shri Deshmukh D . D . 

District Judge - 12 and 
Additional Sessions Judge , 

Pune. 
136 . Shri Bahalkar S . B . 

District Judge- 13 and 
Additional Sessions Judge, 

Pune . 
137 . Shri Purwar M . R . 

District Judge - 14 and 
Additional Sessions Judge , 

Pune. 
138 . Shri Saleem M . N . 

District Judge- 15 and 
Additional Sessions Judge , 

Pune . 
139 . Shri Wadne J. D . 

District Judge - 16 and 
Additional Sessions Judge , 

Pune. 
140 . Shri Menjoge S . M . 

District Judge- 17 and 
Additional Sessions Judge , 

Pune . 
141. Shri Gwalani S . H . 

District Judge- 13 and 
Additional Sessions Judge , 

Nagpur. 
142 . Shri Bhagure P . C . 

Adhoc Judge , City Civil Court , and 
Assistant Sessions Judge, 

Mumbai. 
143 . Shri Brahme N . K . 

District Judge -5 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 
144 . Smt. Mohite V . M . 

District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 

Satara . 
HTT (7 .3. fa .) - 6 


. . 


District Judge - 15 and 
Additional Sessions Judge, Pune , 
vice Shri M . N . Saleem . 


District Judge - 16 and 
Additional Sessions Judge , Pune , 
vice Shri J . D . Wadne . 


District Judge - 17 and 
Additional Sessions Judge, Pune, 
vice Shri S . M . Menjoge . 


Adhoc District Judge - 3 and 
Assistant Sessions Judge , Pune, 
vice Shri S . S . Gulhane transferred . 


District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Khed 
Rajgurunagar, Pune, vice Shri S . R . Jagtap 
transferred . 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , Raigad at 
Alibag, vice Smt. A . D . Sawant . 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६-१२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


Name and Present Posting 


New Posting 


District Judge- 3 and 
Additional Sessions Judge , Raigad at 
Alibag , vice Shri M . B . Lambe transferred . 


Adhoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Raigad at 
Alibag vice Smt. N . T . Ghadge 
transferred . 


Adhoc District Judge - 2 and 
Assistant Sessions Judge , Raigad at 
Alibag vice Shri B . C . Kamble . 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge Mangaon , 
Raigad at Alibag , vice Shri R . N . Sardesai 
transferred . 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , Satara , 
vice Smt. V . M . Mohite transferred . 


District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , Satara , 
vice Shri N . K . Chavan . 


145 . Smt. Sawant A . D . 

District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 

Raigad at Alibag . 
146 . Shri Kamble B . C . 

Adhoc District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 
Raigad at Alibag . 

(On Repatriation ) 
147 . Shri Deshpande R . G . 

Registrar , Maharashtra State Human 

Rights Commission , Mumbai. 
148 . Shri Argade D . N . 

District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Basmatnagar , Parbhani. 
149. Shri Mirza M . J . 

District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Kalyan , Thane. 
150. Shri Dholakia D . A . 

Judge , City Civil Court and 
Additional Sessions Judge , 

Mumbai. 
151. Shri Chavan N . K . 

District Judge- 3 and 
Additional Sessions Judge , 

Satara . 
152. Shri Bhagat S . M . 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge Sangamner , 

Ahmednagar. 
153 . Shri Gaddam C . P . 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Karad , Satara . 
154 . Shri Keluskar D . H . 

District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 

Karad , Satara . 
155 . Shri Hejib U . B . 

Judge , City Civil Court and 
Additional Sessions Judge , 

Mumbai. 
156 . Shri Ugale S . R . 

District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Solapur. 


District Judge -4 and 
Additional Sessions Judge , Satara , 
vice Shri A . N . Sirsikar transferred . 


District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , Karad , Satara , 
vice Shri C . P . Gaddam . 


District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , Karad , Satara , 
vice Shri D . H . Keluskar. 


District Judge- 3 and 
Additional Sessions Judge , Karad , Satara . 


District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Solapur , 
vice Shri S . R . Ugale . 


District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , Solapur, 
vice Shri V . Y . Jadhav . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


५१ 


Name and Present Posting 


New Posting 


District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge, Solapur 
vice Shri D . K . Anbhule . 


District Judge -4 and 
Additional Sessions Judge, Solapur 
vice Smt. Y . G . Deshmukh . 


District Judge-5 and 
Additional Sessions Judge , Solapur . 


Ad hoc District Judge - 2 and 
Assistant Sessions Judge , Solapur 
vice Shri Sunil M . Patil. 


157. Shri Jadhav V . Y . 

District Judge- 2 and 
Additional Sessions Judge , 

Solapur . 
158. Shri Anbhule D . K . 

District Judge- 3 and 
Additional Sessions Judge, 

Solapur. 
159. Smt. Deshmukh Y . G . 

District Judge - 4 and 
Additional Sessions Judge , 

Solapur . 
160 . Shri Patil R . S . 

Ad hoc District Judge - 1 and 
Assistant Sessions Judge , 

Beed . 
161. Shri Patil Sunil M . 

Ad hoc District Judge - 2 and 
Assistant Sessions Judge, 

Solapur. 
162. Shri Patangankar A . J. 

Judge , City Civil Court and 
Additional Sessions Judge , 

Mumbai. 
163. Shri Hatrote D . S . 

District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 

Kalyan , Thane. 
164 . Shri Waghmare N . M . 

District Judge- 3 and 
Additional Sessions Judge , 

Kalyan , Thane . 
165 . Shri Gogarkar S . P . 

District Judge - 4 and 
Additional Sessions Judge , 

Kalyan , Thane . 
166 . Shri Ghumare D . S . 

District Judge-6 and 
Additional Sessions Judge, 

Kalyan , Thane . 
167. Shri Shaikh Abdussalam A . 

District Judge- 7 and 
Additional Sessions Judge , 

Kalyan , Thane . 
168 . Shri Gulhane S . S . 

Ad hoc District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge, 

Pune. 
HTT Tot ( 7 . 3. fa .) -637 


Ad hoc District Judge - 3 and 
Assistant Sessions Judge , Solapur 
vice Shri P . R . Choudhari 
transferred . 
District Judge -2 and 
Additional Sessions Judge , Pandharpur 
Solapur, vice Shri U . M . Mudholkar 
transferred . 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Kalyan , Thane 
vice Shri M . J. Mirza transferred . 


District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge, Kalyan , Thane 
vice Shri D . S . Hatrote . 


District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , Kalyan , Thane 
vice Shri N . M . Waghmare. 


District Judge- 4 and 
Additional Sessions Judge, Kalyan , Thane 
vice Shri S . P . Gogarkar . 


District Judge-5 and 
Additional Sessions Judge , Kalyan , Thane 
vice Shri S . B . Gaidhani transferred . 


Ad hoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Palghar, Thane 
vice Shri R . N . Majgaonkar . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६ - १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


Name and Present Posting 


New Posting 


Ad hoc District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge, Palghar , Thane. 


District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge ,Vasai, Thane 
vice Shri S . J . Bharuka transferred . 


District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , Wardha 
vice Shri A . M . Chandekar . 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , Wardha 
vice Smt. M . V . Bhatia . 


District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , Wardha . 
vice Shri P . B . Tijare . 


District Judge -4 and 
Assistant Sessions Judge , Wardha . 


169 . Shri Majgaonkar R . N . 

Ad hoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Palghar, Thane. 
170 . Shri Divate M . P . (* ) 

District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Hingoli , Parbhani. 
171. Smt. Shende A . S . 

Additional Chief Judge , 

Small Causes Court, Mumbai. 
172 . Shri Chandekar A . M . 

District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Wardha . 
173 . Smt. Bhatia M . V . 

District Judge- 2 and 
Additional Sessions Judge , 

Wardha . 
174 . Shri Tijare P . B . 

District Judge - 3 and 
Assistant Sessions Judge , 

Wardha . 
175 . Shri Parate S . B . 

District Judge- 3 and 
Assistant Sessions Judge, 

Washim . 
176 . Shri Deshpande V . S . 

District Judge- 2 and 
Additional Sessions Judge , 

Jalna . 
177. Shri Joshi R . N . 

Judge, City Civil Court and 
Additional Sessions Judge , 

Mumbai. 
178 . Shri Morey S . A . 

Judge , Family Court , Mumbai. 
179 . Smt. Pawar Sarita R . 

Member Mah . State Co- op . 

Appellate Court, Pune. 
180 . Smt. Kulkarni Vaishali B . 

Member Mah . State Co -op . 
Appellate Court, Aurangabad . 


District Judge- 2 and 
Assistant Sessions Judge, Washim 
vice Shri A . K . Shah transferred . 


District Judge -3 and 
Additional Sessions Judge , Washim 
vice Shri S . B . Parate . 


District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Kelapur , 
Yavatmal vice Shri S . P . Dorle 
transferred . 
Judge, Family Court, Aurangabad . 


Member Mah . State Co- op . Appellate 
Court , Aurangabad vice Smt. Vaishali B . 
Kulkarni transferred . 
Member Mah . State Co- op . Appellate 
Court , Pune vice Smt. Sarita R . Pawar 
transferred . 


Bombay, 
dated the 31st May 2017 . 


MANGESH S . PATIL , 
Registrar General. 


( * ) Judicial Officers not due for transfer and who are transferred on their request are not entitled to Transfer 

Grants /Allownces . 


५३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. PLB . 1513 / 2012. — Shri Shaikh A . S . A . R ., Officiating Project Manager, High Court , 
Appellate Side , Bombay , is granted Earned Leave for 4 days from 17th April 2017 to 20th April 
2017 . 

Certified that Shri Shaikh A . S . A . R ., would have continued to Officiate as Project Manager , 
High Court, Appellate Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period . 


No. PLB . 1508 / 2014 
Shri S . V . Kolhapure , Officiating Assistant Registrar, High Court, Appellate Side, Bombay , 
is granted ( i) Earned Leave for 10 days from 21st December 2016 to 30th December 2016 and 
(ii) Commuted Leave for 8 days from 18th January 2017 to 25th January 2017 . 

Certified that Shri S . V . Kolhapure, would have continued to Officiate as Assistant Registrar , 
High Court, Appellate Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period . 


II 


The charge of post of Shri S . V . Kolhapure , Assistant Registrar may be kept with Smt. 
S . R . Desai, Assistant Registrar, High Court , Appellate Side , Bombay , in addition to her own 
duties , during the above period . 


No. PLB .1506 / 2016 
Shri R . M . Kambli , Officiating Assistant Registrar , High Court, Appellate Side , Bombay , is 
granted Earned Leave for 6 days from 19th April 2017 to 24th April 2017 . 

Certified that Shri R . M . Kambli , would have continued to Officiate as Assistant Registrar , 
High Court, Appellate Side, Bombay, had he not proceeded on leave during the above period . 


Bombay , 
dated 7th June 2017 . 


A . M . KURHEKAR , 

I/c Registrar. 
( Finance and Budget ). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


HII 


No. PD ( P )/822 /2017 /2260. — It is hereby notified that Shri Mohan Manohar Awade , Assistant 
Registrar , High Court, Appellate Side , Bombay shall stand retired on superannuation with 
effect from 31st May 2017 ( A . O . H .). 


By order and in the name of the Honourable the Chief Justice , 


Bombay , 
dated 23rd May 2017 . 


MANGESH S . PATIL , 

Registrar General. 


क 


पत्रा 


( ३ ) 


५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६-१२, २०१७/ आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी अनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 

गृह विभाग 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जून २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक रापोसे. २२१७/ प्र.क्र ७५ /पोल-१अ. - निम्न निर्देशित वरिष्ठ पोलीस अधिकारी स्तंभ ( ४) मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून ( मध्यान्होत्तर ) 
शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त / स्वेच्छा सेवानिवृत्त झाले आहेत . 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्यांचे नाव सेवानिवृत्तीचे वेळी धारण केलेले पद 

सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
( १ ) 

( २) 
श्री . विल्सन मॉरिस सिरील सहायक समादेशक , राज्य राखीव पोलीस बल , 

३१ मार्च २०१७ 
गट क्र . १४ ( भाराब), औरंगाबाद . 
श्री . अशोक शिवजातप्पा वस्त्रद सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 

३० एप्रिल २०१७ 
श्री . नरेंद्र रामचंद्र विचारे सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३० एप्रिल २०१७ 
श्री . अनंत सदाशिव राणे सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 

३० एप्रिल २०१७ 
श्री . अशोक महादेव ढेखणे पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय ), नाशिक ग्रामीण . ३० एप्रिल २०१७ 
श्री . शरद सारंगधर बरडे उप विभागीय पोलीस अधिकारी, गंगापूर उप विभाग , ३० एप्रिल २०१७ 

औरंगाबाद, भंडारा. 
श्री . मोहन नारायण संख्ये उप विभागीय पोलीस अधिकारी, साकोली उप विभाग, भंडारा ३० एप्रिल २०१७ 
श्री. दशरथ नथा गोपाळधरे सहायक समादेशक , राज्य राखीव पोलीस बल , ३० एप्रिल २०१७ 

गट क्र . १६ ( भाराब), कोल्हापूर . 
श्री . सोपान नामदेव बिनवडे सहायक समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल , ३० एप्रिल २०१७ 

गट क्र . ४ , नागपूर . 
श्री . सुनिल शिवाजी चांदगुडे सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

३१ मे २०१७ 
श्री . विलास श्रीकांत चव्हाण सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई . 

३१ मे २०१७ 
श्री . रमेश सखाराम खकाळे सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई . 

३१ मे २०१७ 
श्री . धनराज शंकर गायकवाड सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई. 

३१ मे २०१७ 
श्री . फुलसिंग श्यामराव पवार सहायक पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई. 

३१ मे २०१७ 
श्री . निवृत्ती धोंडीराम कोकरे सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर . 

३१ मे २०१७ 
श्रीमती रक्षा रामकृष्ण महाराव पोलीस उप अधीक्षक , 

३१ मे २०१७ 
सायबर व महिला अत्याचार विभाग, मुंबई . 
श्री . सुनिलदत्त अनंत घरत अपर उप आयुक्त , राज्य गुप्तवार्ता विभाग , 

३१ मे २०१७ 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
श्री . ईश्वर राजाराम आंधळकर पोलीस प्रशिक्षण केंद्र , नानवीज -दौंड 

३१ मे २०१७ 
श्री . तुकाराम कोंडीबा वहिले पोलीस उप अधीक्षक, लोहमार्ग , पुणे 

३१ मे २०१७ 
श्री. दिलीप श्रीपतराव चौघुले पोलीस उप अधीक्षक, (मुख्यालय), सोलापूर ग्रामीण . ३१ मे २०१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


५५ 


( २ ) 


श्री . गुलाब रामदास चौधरी पोलीस उप अधीक्षक , महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक . ३१ मे २०१७ 
श्री . सुदाम विठ्ठल दरेकर पोलीस उप अधीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण , 

३१ मे २०१७ 
कोल्हापूर परिक्षेत्र . 
श्री. ज्ञानदेव धोंडीराम गवारे अपर पोलीस अधीक्षक , अॅन्टी करप्शन ब्युरो , 

३१ मे २०१७ 
महाराष्ट्र राज्य , मुंबई . 
श्री . ताबाजी नानाजी पावडे पोलीस उप अधीक्षक, विशेष सुरक्षा विभाग , मुंबई ३१ मे २०१७ 
श्री . भास्कर बबन पिंगट उप विभागीय पोलीस अधिकारी , गणेशपुरी उप विभाग , ३१ मे २०१७ 

ठाणे ग्रामीण . 
श्री . महिपत गणपतराव इंदूलकर सहायक पोलीस आयुक्त , सोलापूर शहर. 

३१ मे २०१७ 
श्री . प्रताप वामनराव बाविस्कर उप विभागीय पोलीस अधिकारी, श्रीरामपूर उप विभाग , ३१ मे २०१७ 

अहमदनगर . 
श्री . अरुण दत्तात्रय वालतुरे सहायक पोलीस आयुक्त , पुणे शहर . 

३१ मे २०१७ 
श्री . दत्तात्रय तुकाराम नायकोडी पोलीस उप अधीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण , 

३१ मे २०१७ 
कोकण परिक्षेत्र , नवी मुंबई. 
श्री . माणिकराव जयसिंग भोसले सहायक समादेशक , राज्य राखीव पोलीस बल , 

३१ मे २०१७ 
गट क्र . २, पुणे . 
श्री . सायबन्ना सेवरअप्पा कांबळे सहायक समादेशक, राज्य राखील पोलीस बल , 

३१ मे २०१७ 
गट क्र . ७, दौंड . 
श्री . सुधीर मारुती पवार सहायक समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल , 

३१ मे २०१७ 
गट क्र . १६ ( भाराब ), कोल्हापूर . 
श्री . गोपाळ दीपला राठोड सहायक समादेशक , राज्य राखीव पोलीस बल , 

३१ मे २०१७ 
गट क्र . १२, हिंगोली. 
श्री . विठ्ठल कुंडलीक इथापे सहायक समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल , 

३१ मे २०१७ 
गट क्र . १३, नागपूर. 
श्री . अनिल नारायण मडवी सहायक पोलीस आयुक्त , नागपूर शहर 

२४ मे २०१७ ( म.नं . ) 
( स्वेच्छा सेवानिवृत्त ). 


३५ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र. मो. बलकवडे, 
कार्यासन अधिकारी . 


( २ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६ - १२, २०१७/ आषाढ १५ - २१ , शके १९३९ 

जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ जून २०१७ 
क्रमांक आरटीओ २०१७/( प्र.क्र . १३०/ १७)(१)/ आ (वर्ग-२). – खाली नमूद केलेले अधिकारी हे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकास 
शासकीय सेवेतून नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले आहेत . 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचेनाव 

सेवानिवृत्तीचा दिनांक 

( ३ ) 
श्री . बलवंतसिंग रामसिंग सरदार , उप अभियंता ( यांत्रिकी ) 

३१ मार्च २०१७ ( म .नं . ) 
श्री . किशोर श्रीकृष्ण कपाळे , उप अभियंता ( यांत्रिकी ) 

३० एप्रिल २०१७ ( म.नं . ) 
श्री . मल्लिकार्जुन बुधया मठदेवरु , उप अभियंता ( यांत्रिकी ) 

३० एप्रिल २०१७ ( म .नं . ) 
श्री . विलास लक्ष्मीकांत शांडिल्य , उप अभियंता (यांत्रिकी ) 

३० एप्रिल २०१७ ( म .नं .) 
श्री . बापु तुळशीराम पानपाटील, उप अभियंता ( यांत्रिकी ) 

३१ मे २०१७ ( म.नं .) 
श्री . अजित रामचंद्र अणेकर, उप अभियंता ( यांत्रिकी ) 

३१ मे २०१७ ( म.नं .) 
श्री . हनुमंत किसनराव कांबळे, उप अभियंता ( यांत्रिकी ) 

३१ मे २०१७ ( म.नं .) 
श्री . विश्वास कृष्णा पाटील, उप अभियंता ( यांत्रिकी ) 

३१ मे २०१७ ( म.नं .) 


orsmx5wou 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

अजयसिंग पाटील , 

कार्यासन अधिकारी . 

गृह विभाग 
दुसरा मजला, मंत्रालय , हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जून २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिवे-०५१७/ प्र. क्र . १२७/ पोल- १० . - श्री. दिपककुमार शशीकुमार मिश्रा, सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, जालना , हे 
दिनांक ३० एप्रिल २०१७ (म.नं .) पासून नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

अ. वि . जोशी , 

कार्यासन अधिकारी . 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
मंत्रालय , विस्तार भवन , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ मे २०१७ 


आदेश 


क्रमांक व्यशिअ- २०१६ / (१५५/ १६ ) / व्यशि - १. - श्री . एस. एम . हस्ते , सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय , महाराष्ट्र 
राज्य , मुंबई तथा प्रभारी संचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे 
संदर्भाधीन क्र . १ येथील शासन आदेशान्वये संचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशि 
मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला होता . 
____ श्री . एस . एम . हस्ते , सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई तथा प्रभारी संचालक , व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई हे दिनांक ३१ मे २०१७ ( म .नं .) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय 
सेवेतून सेवानिवृत्त होत असल्याने , त्यांच्याकडे असलेला संचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शि 
महाराष्ट्र राज्य , मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ३१ मे २०१७ ( म .नं .) रोजी संपुष्टात आणण्यात येऊन , त्यांना महाराष्ट्र नागरी से 
(निवृत्तीवेतन ), नियम , १९८२ मधीलनियम क्र . १३५ अनुसार दिनांक ३१ मे २०१७ ( म.नं .) पासून शासकीय सेवेतून सेवामुक्त करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

डॉ . मनिष शे . मिलके , 
कार्यासन अधिकारी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


